लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०२२ महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग व बृहन्मंबईतील राज्य शासनाच्या विविध 
कार्यालयातील लिपिक- टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर 
नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (१४-अ), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी,२०२४ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. मळोआ २०१७/प्र.क्र.१२६/१४-अ, 
दिनांक २१-०८-२०१७. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. एएससी-१५२२/प्र.क्र १२७/१४-अ,दि. ५-१२-२०२२. 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-लि.टं/२०२२/चोवीस 
दिनांक १६-०१-२०२४. 
ज्ञापन :- 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) गट-क या पदावर नियुक्‍ती करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक(मराठी/इंग्रजी) (मुख्य) परीक्षा-२०२२ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये व निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार सोबतच्या विवरणपत्र “अ” व “ब” मधील 
लिपिक-टंकळलेखक(मराठी/इंग्रजी) पदावर उमेदवारांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये दर्शविलेल्या 
मंत्रालयीन विभाग/ बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयामध्ये नियतवाटप करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ”व “ब” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात यावी :- 


(१ | सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक ११/०३/२०२४ पर्यंत संबंधित विभाग/कार्यालयात 
व्यक्ति: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक आहे. सदरहू कालावधीत 
उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्‍ती स्वीकारली नाही तर त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या 
विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. तसेच विहित 
कालावधीत नियुक्ती स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा(ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियम, २०२१ मधील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक १६-०१- 
२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारस क्रमांकानुसार राहिल. 


(२) | लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्याची तपासणी/पडताळणी आयोगाने केलेली 
नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा- २०२२ साठी देण्यात आलेल्या जाहिरात क्रमांक 
०७७/२०२२,दिनांक २९/०७/२०२२ व जाहिरात क्रमांक ११३/२०२२ ते ११६/२०२२ दिनांक २६- 
१२-२०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची दिनांक १ नोव्हेंबर,२०२२ रोजीच्या अर्हतेनुसार 
तसेच शैक्षणिक आणि अन्य अटींची दिनांक २८-१२-२०२२ ते दिनांक ११-०१-२०२३ रोजीच्या 
अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती 
स्विकारण्यासाठी उपस्थित राहताना सदर प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (98-31), 


TARA आहे :- 
१) वयोमर्यादा :- दिनांक १.११.२०२२ रोजीची 


(अ) अमागास : किमान १९ वर्षे असावे व ३८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 

(आ) अमागास खेळाडू : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 

(इ) मागासवर्गीय : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 

(ई) मागासवर्गीय खेळाडू : किमान १९ वर्षे असावे व ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 

(उ) अमागास माजी सैनिक : कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे + सेवेचा कालावधी + ३ वर्षे 
(ऊ) मागासवर्गीय माजी सैनिक: कमाल वयोमर्यादा ४३ + सेवेचा कालावधी + 3 वर्षे 
(कत्रे दिव्यांग : कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षापर्यंत शिथिलक्षम 


२) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरात क्रमांक ११३./२०२२ ते ११६/२०२२ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार 


३) शौक्षणिक पात्रता : सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी 
शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर 
करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक ११.०१.२०२३ रोजी 
किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक. 

४ उन्नतव प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (NCL) प्रमाणपत्र - प्रस्तुत मुख्य परीक्षेची 
जाहिरात दिनांक २६.१२.२०२२ रोजी विज्ञापित केलेली आहे. त्यामुळे उन्नत व प्रगत 
गटात मोडत नसल्याबाबतचे (NCL) प्रमाणपत्र जाहिरात विज्ञापित झालेल्या वित्तीय 
वर्षापूर्वीच्या (एप्रिल ते मार्च) वित्तीय वर्षातील म्हणजेच दिनांक ०१.०४.२०२२ ते 
३१.०३.२०२३ या वित्तीय वर्षापासून असावे. 


५ नियतवाटप करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून तसेच अन्य सर्व 
मागासवर्गीय उमेदवारांचे जाती / जमातीचे दावे नियुक्‍्तीपूर्वी संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्यात यावेत. 


६ विमुक्त जाती (आ, भटक्या जमाती (ब), विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती (क), 
भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग तसेच अमागास (महिला) या वर्गवारीवर 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेली 
उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील (NCL) प्रमाणपत्र 
नियुक्तीपूर्वी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेऊन त्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा. 

७) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दल विहित नमुन्यात आणि विहित 


अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (98-31), 


अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत व 
प्रगत गटात (क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०२२ ते ३१.३.२०२३ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र. 


८) खेळाडू/श्ारीरिक अपंग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले मूळ 
प्रमाणपत्र. 


९) लिपिक-टंकलेखक (मराठी) पदासाठी मराठी टंकलेखनाचे 30 शाब्द प्रति मिनिट 
गतीचे व लिपिक-टंकळेखक( इंग्रजी) पदासाठी इंग्रजी टंकलेखनाचे ४० seq प्रति 
मिनिट गतीचे शासकीय परीक्षा मंडळाचे दिनांक ११.०१.२०२३ रोजीचे किंवा 
तत्पुर्वीचे प्रमाणपत्र. 


१०) झासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक : vas 


१०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक 39.90.2093 नुसार अथवा तद्नंतर शासनाने 
वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखक अर्हता-बेसिक कोर्स इन 
कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर 
टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकाराह आहे. सदर 
अर्हता मुख्य परिक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पुर्वी ( दिनांक 
११.०१.२०२३ किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक आहे. 


उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंग, जाती विषयक 
प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या विभागाने केली 
नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत 
उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास 
त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार 
आहेत किंवा कसे? हे नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम 
तपासून पहावीत. आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती 
प्रमाणपत्रे उमेदवार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु Wot नाही तर, उमेदवाराची नियुक्‍ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे आयोगाला 
कळविण्यात येईल. 


महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून महिला व बाल 
विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१९१/१७/कार्या-२, दिनांक १५-१२- 
२०१७ आणि इ.मा.ब.क.वि.श्ा.नि.क्र. सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक दि.३१/०१/२०२० मधील 
तरतुदीनुसार शासनाने प्रस्तावित HIS उन्नत व प्रगत गटात (fica मोडत नसल्याचे 
दिनांक १.४.२०२२ ते ३१.३.२०२३ या वित्तीय वर्षातील किंवा तद्‌नंतरचे प्रमाणपत्र संबधिताकडून 
तपासून घेण्यात येईल व त्यामधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(५) 


माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकोर्ण 
२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक १३.०६.२०१९ व संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५७/का-२८ दिनांक 
३०.०५.२०२३ नुसार शासकीय वाणिज्य संस्थेचे विहित वेगाच्या टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र शासन 
सेवेतील नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या कालावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासाठी अवधी व संधी शासनाला सादर करण्याच्या अधीन राहून नियुक्‍ती देण्यात यावी. 
तथापि सदर मुदतीत टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर न केल्यास, उपरोक्त नमुद शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी. तसेच सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक क्र.आयपीई /आरटीए/ १०८०/ 
929/XVI दि.१०.१०.१९८० व शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही १०९७/ प्र.क्र.३१/ ९८/१६-अ 
दि.१६.३.१९९९ मधील तरतूदीनुसार माजी सैनिक आरक्षणांतर्गत पर्याप्त संख्येत उमेदवार 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (98-31), 


उपलब्ध न झालेल्या उमेदवारांऐवजी, त्या त्या प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांची शिफारस आयोगाने 
माजी सैनिक आरक्षणांतर्गत केली आहे, अशा Against Ex-Ser अज्ञी शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांकडून माजी सैनिक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मागविण्यात येऊ नये. माजी सैनिकांसाठी 
राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांबाबत, शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः आरटीए-१०९०/प्र.क्र.२२२/९१/ २८, दिनांक ३०.१२.१९९१ 
मधील तरतूदींची पूर्तता होत असेल तरच त्यांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. शासन निर्णय सामान्य 
प्रशासन विभाग HATH: आरटीए-१०८२-३५०२-सीआर-१००-१६-अ, दिनांक २.९.१९८३ नुसार 
माजी सैनिक वर्गवारीचा दावा केलल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या माजी सैनिक वर्गवारीच्या 
दाव्याच्या तपासणीच्या अधीन राहून करावी. 


खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
तसेच, त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या 
शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, 
दिनांक १७.३.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक 
२७.३.२०१७, झासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक 
१०.१०.२०१७, व ARM शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक 
१५.११.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, दिनांक ३०.०६.२०२२ 
रोजीच्या तरतूदीनुसार, तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
लिपिक-टंकलेखक गट-क पदांसाठी निश्चित केलेली क्रीडा विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र 
पूर्व परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या दिनांक २२.०८.२०२२ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे 
आवश्यक राहील. तसेच त्यासंदर्भातील संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीबाबतचा अहवाल नियुक्तीपुर्वी शासनाकडे सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर क्रीडा 
प्रमाणपत्र पडताळणी Aedes झासन स्तरावरुन तपासूनच संबंधित उमेदवाराच्या लिपिक- 
टंकलेखक पदावरील नियुक्‍तीबाबतची कार्यवाही सर्व सबंधित मंत्रालयीन विभाग/बृहन्मुंबई 
शासकीय कार्यालयांनी करावी. त्यानुसार लिपिक-टंकलेखक गट-क पदाकरीता ग्राह्य 
असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या पडताळणी 
अहवालाच्या तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. 


समांतर आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीनुसार अराखीव (गुणवत्ताधारक खेळाडू) वर्गवारीकरीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मूळ वर्गवारीची त्यांच्या अराखीव प्रवर्गातील समांतर 
आरक्षणासाठीच्या पदावरील पात्रतेबाबत योग्य तपासणी/छाननी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून 
नियुक्तीपूर्वी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेली 
आहे. 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ व दिनांक १९.१२.२०१८ तसेच 
अन्य अद्यावत शासन निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर लिपिक-टंकलेखक शिफारशी करण्यात 
येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता लिपिक-टंकलेखक 
पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात 
खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या 
दाखल्याआधारे तसेच अन्य तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्‍्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी 
करुनच त्यांना लिपिक-टंकळेखक(मराठी/इंग्रजी) गट-क पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (98-31), 


(९) 


दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे 
वैद्यकीय मंडळाकडून तपासून घेण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात 
आलेली आहे. तसचे सा.प्र.वि, शा.नि. क्र अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/२००३/१६-अ, दिनांक ०६-०५- 
२००४ मधील बाब क्र. (६) नुसार त्यांच्या नेमणुकीपूर्वी उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी 
सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी केल्यानंतर ते नेमणुकीस पात्र 
ठरतील. दिव्यांगंसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक 
६.१०.२०१२ मधील आदेझानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात 
आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४.०९.२०१८ मधील 
आदेज्ानुसार केंद्र शासनाच्या www.swaviambancard.gov.in या संगणकीय प्रणालीद्वारे 
वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र 
शासनास नियुक्‍्तीपूर्वी सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 
२०१६ च्या आधारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, 
दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या 
आदेझ्ानुसार आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच खाली नमूद करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल :- 
(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ २००३/१६-अ, 
दिनांक ६.५.२००४ 
(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 
(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 
(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य- 
६, दिनांक ६.१०.२०१२ 


(१०) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग २०१६/प्र.क्र.११६/१६-अ, दिनांक 
१६.११.२०१६ अन्वये शासन सेवेत दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या लिपिक-टंकलेखक पदावर 
नियुक्‍ती होणाऱ्या उमेदवारांना लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी/मराठी) टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या कालावधीत व २ संधीत सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यासाठी अवधी व संधी देण्यात आली आहे. यास्तव, दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या पदावर 
शिफारसपात्र उमेदवारांच्या बाबतीत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(११) 


ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली असेल त्या 
उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
: सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ मधील सूचनेनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात 
प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद 
सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव 
असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक 
१२.१२.२०११ मधील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (98-31), 


तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून 
प्राप्त करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर 
करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली सर्व 
कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 

नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र पडताळणी 
समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे जात पडताळणी 
समितीकडे त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन पाठपुरावा करावा. याप्रमाणे 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, 
दिनांक १२.१२.२०११ मध्ये विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र 
प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. या कालावधीत जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करु न शकल्यास सदर उमेवाराची पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्याची 
कार्यवाही नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. त्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर न केलेल्या उमेदवारांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करु न शकणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत तातडीने सेवा समाप्तीची कार्यवाही करावी. तसेच, 
शिफारस करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) 
संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते संबंधित 
समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही देखील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 


लिपिक-टंकलेखक पदावर AHN नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ मधील 
तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.AC.C. सोसायटीच्या अधिकृत ७.0.0. किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा ७ 
स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र 
शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत ॥॥5-0॥ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक 
प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/ 
प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र क्र.मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक 
०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्ती 
स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्ती स्विकारल्यापासून 
दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्त शासन निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या 
अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. या विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर 
प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सा.प्र.वि अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही -२०१७/प्र.क्र.४६२/का-१२ 
दि.२८/०५/२०१८ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती 
आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावी. 


(१४) 


लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी 
लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन / मराठी टंकलेखन 
परीक्षा सक्‍तीची करण्याबाबत) नियमावली १९९१ मधील नियमानुसार मराठी टंकलेखनाची प्रति 
मिनिट ३० शब्द गतीची परीक्षा, शासन सेवेत प्रविष्ट झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षाच्या आत 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील ही बाबही उमेदवारांच्या नियुक्ती आदेशात स्पष्ट करावी. तसेच, 
मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ११८/भाषा-२, दिनांक 
१७.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(94) 


हिदी व मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर शिफारसप्राप्त उमेदवार अगोदर 
परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसेल किंवा त्याला सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळली नसेल 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (98-31), 


तर, सदरहू उमेदवारांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(१६) 


उमेदवारांना साक्षांकन नमुने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पाठविण्यात आले आहेत. सदर 
साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप करण्यात आलेल्या विभागात/ 
कार्यालयात हजर होताना तो सादर करावा. हजर झालेल्या उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त 
करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन पोलीस विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, शासन परिपत्रक क्रमांक 
चापअ-१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दि.२६/०८/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार 
संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास अवगत करावे. “प्रस्तुत 
उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे 
त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता 
करण्यात येईल.” असा स्पष्ट उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. 


अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व 
प्रगत गटात (क्रीमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०२२ ते ३१.३.२०२३ या वित्तीय वर्षातील 
प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 
सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक २४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली 
तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 


(१८) 


समांतर आरक्षणाच्या सामायिक आरक्षणाच्या मुद्दयासंदर्भात तसेच अन्य मुद्दयासंदर्भात विविध 
मा.न्यायालय/मा.न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०२२ मधून उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद 
घ्यावी. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रस्तुत परीक्षेच्या मुळयादीच्या निकाळाआधारे उमेदवारांच्या 
शिफारशी त्यांनी प्रस्तुत परीक्षेच्या अर्जात नमूद केलेल्या दाव्यांच्या अनुषंगाने त्यांची पात्रता 
नियुक्‍्तीपूर्वी शासन स्तरावरुन मूळ प्रमाणपत्रावरुन तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
शासनाकडे केल्या आहेत. सदर तपासणीत उमेदवारांनी आवेदनपत्रात दिलेली माहिती खोटी 
अथवा चुकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक प्रमाणपत्रांची 
पूर्तता न केल्यास शासन स्तरावर अधीसूचनेतील तरतुदीनुसार दावे तपासताना किंवा अन्य 
कारणामुळे अपात्र ठरणाऱ्या संबंधीत उमेदवारांची उमेदवारी / शिफारस कोणत्याही टप्प्यावर रदद 
करण्यात येईल. 


(२०) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : टीआरएन-२०१४/३४२/प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, 
दिनांक २७.०५.२०१४, शासन अधिसूचना क्रमांक टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, 
दिनांक ०२.०२.२०२२ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : कअप- 
१२१४/प्र.क्र.६५/१४-ब, दिनांक १३.०५.२०१५ नुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य 
प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 
करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, 
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख 
यांनी कार्यमुक्त करणे देखील सक्तीचे आहे. 


(२१) 


लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०२२ करीता शिफारसपात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रतीदेखीळ यासोबत उपलब्ध 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशा-३ (98-31), 


करुन देण्यात येत असून, संबंधित उमेदवारांचा अर्जातील फोटो व प्रत्यक्षात रुजू झालेला 
उमेदवार तोच आहे का, तसेच त्यांनी परीक्षेच्यावेळी दिळेल्या ओळखपत्रावरुन अर्जातील 
उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी, ओळखपत्रावरील फोटो व स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे का, 
सादर केलेले ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची नियुक्‍तीपूर्वी शासन स्तरावरुन सखोल तपासणी 
करण्यात यावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌नंतरच लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) 
पदावरील उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात. 


अनाथांसाठी आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत शासन निर्णय, महिला 
व बालविकास विभाग क्रमांक- अनाथ/ प्र. क्र. १८२/ का- ३ दि. २३/०८/२०२१ नुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेल्या विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र नियुक्‍तीपूर्वी शासन स्तरावर 
तपासूनच त्यांच्या नियुक्‍ती संदर्भातील कार्यवाही करण्यात यावी. 


आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटक या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित 
केलेले विहित नमुन्यातील व विहित कालावधीतील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकात मोडत 
असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र नियुक्तीपूर्वी संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेऊन त्यांच्या 
नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्यात यावा. 


विषयांकित परीक्षा एकाकी संवर्गाची असल्याने “प्रतिक्षायादी निकाळ जाहिर झाल्याच्या 
दिनांकापासून एक वर्षे किंवा पुढील परीक्षेच्या निकालाच्या दिनांकापर्यंत यापैकी अगोदर जे घडेल 
तोपर्यंत कार्यान्वित राहील” प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांची मागणी करण्यासंदर्भातील करावयाच्या 
कार्यवाहीबाबतच्या सूचनांबाबत,सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन प्रशासन विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक १११९/प्र.क्र.११५/८, दिनांक ०२/०८/२०१९ चे कृपया अवलोकन करावे. 


(२५) 


लिपिक-टंकलेखकांची पदे ही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय 
कार्यालयातील असल्याचे प्रस्तुत परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे 
उमेदवारांची अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही व या संदर्भातील 
अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य विभाग/कार्यालयात पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या 
विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
एसआरव्ही २०१८/व्ही.आय.पी.६७/ प्र.क्र.२०७/कार्या-१२, दिनांक २८ मे, २०१८ नुसार 
उमेदवारांनी सदर नियुक्‍ती विहीत मुदतीत स्विकारणे आवश्‍यक असून या संदर्भात उमेदवारांच्या 
मुदतवाढीच्या विनंती अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही वा याबाबतच्या पत्रव्यवहाराची पोचही 
या विभागाकडून दिली जाणार नाही. 


मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च करावयाची 
असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 


अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च उमेदवाराने 
स्वत:च सोसावयाचा आहे. 


उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास तात्काळ 
सादर करावा. 


नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन 
कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२४/प्र.क्र.१५ /प्रशञा-३ (98-31), 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०८१८३४५३३९०७ असा आहे. सदर ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KIRAN KASHINATH pe aba cone, 


4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d 1d55f490eb311d2f0e47 
2031 797, postalCod hh 


2, t= Mi 
serialNumber=9FF022F2E9COF 3CODF2F D6BEE75DF 1F6AE3C48080BAD79 
72572EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 


Date: 2024.02.08 18:52:12 +05'30 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
उमेदवारासाठी सहपत्रे: १) रुजू अहवाल 
२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 
कार्यालयांसाठी सहपत्रे: १) उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 
2) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत व 
ओळखपत्राची प्रत 
३) लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२२ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 
४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक ११/०३/२०२४ पर्यंत 
विभाग/ कार्यालयात नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या 
आवेदनपत्राच्या संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक २०/०३/२०२४ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 
५) लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०२२ करीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची प्रती. 


) अवर सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

) नियुक्ती प्राधिकारी, संबंधित बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

) सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 

) संग्रहार्थ (साप्रवि/प्रशा-३ (१४-आ)). 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


विवरणपत्र-अ 


लिपिक-टंकलेखक परीक्षा २०२२ (मराठी) नियतवाटप 


मंत्रालय व बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालय नियतवाटप एकत्रित यादी 


अनु. क्र. क. उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
1 1 AJINKYA VASANTRAO GULHANE Male ०8८ OPEN-General-1 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
2 2 GHORPADE SWAPNIL SUNIL Male Unreserved OPEN-General-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
3 3 PATIL SHAMAKANT ISHWAR Male 08८ OPEN-General-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| 4__| Ea KARBHAL TUSHAR VIJAY Male Unreserved OPEN-General-4 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
5 5 BADADHE PRAMOD PANDHARINATH Male NT-D OPEN-General-5 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
le za VYAWAHARE GANESH SHIVAJI Male OBC OPEN-General-6 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
7 7 DOKE SHREEJEET BALASAHEB Male NT-C OPEN-General-7 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
zz Los | EKADE NILESH UDDHAO Male OBC OPEN-General-8 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
| 3 | |, ७४१ | YOGIRAJ BAPURAO KHADSE Male 08८ OPEN-General-9 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
10 10 DONGARE RANI KASHINATH Female NT-D OPEN-Female-1 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
11 11 GHUGE RAVI JAGDISH Male NT-D OPEN-General-10 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
12 12 POWAR TUSHAR TUKARAM Male EWS OPEN-General-11 वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
13 13 PATIL SURAJ PAIGAMBAR Male Unreserved OPEN-General-12 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
14 14 MAHADIK VISHAL VAY Male EWS OPEN-General-13 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
15 15 PATIL SUSHANT SHIVAJI Male EWS OPEN-General-14 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
16 16 KURUND SANDIP DAMU Male EWS OPEN-General-15 सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
17 17 MANE SOPAN RAMRAO Male EWS OPEN-General-16 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
18 18 CHINCHORE NANDKISHOR GYANOBA Male EWS OPEN-General-17 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
19 19 JADHAWAR SWAPNIL MAHADEO Male NT-D OPEN-General-18 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
20 20 SARVADE VISHAL DADASAHEB Male sc OPEN-General-19 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
21 21 DAWANE SUNIL VILAS Male NT-B OPEN-General-20 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
22 22 AUTE PRAVIN BHIVAIJI Male EWS OPEN-General-21 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
23 23 KADAM PRASAD RAVINDRA Male 08८ OPEN-General-22 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
24 24 DHANE GANESH DILIP Male EWS OPEN-General-23 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
25 25 SARASKAR BHAGWAT LAXMAN Male OBC OPEN-General-24 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
26 26 HAJARE ANJALI DATTATRAY Female EWS OPEN-Female-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
27 27 CHAVAN ROHIT DILIP Male EWS OPEN-General-25 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
28 28 DARADE DNYANESHWAR AMBADAS Male NT-D OPEN-General-26 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
29 29 NEVASE SAHIL PRAVIN Male OBC OPEN-General-27 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
30 30 KAPASE VAIBHAV BALIRAM Male EWS OPEN-General-28 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
31 31 WAGH SAGAR ASHOK Male 08८ OPEN-General-29 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
32 32 SAGAR SAHEBARAO MANE Male EWS OPEN-General-30 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
33 33 SOLANKE DNYANESHWAR SHATRUGHNA Male EWS OPEN-General-31 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
34 34 KANNAWAR MANGALDAS SHAMRAO Male NT-C OPEN-General-32 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
35 35 DAIT SHRADDHA GOVIND Female 08८ OPEN-Female-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
36 36 GHADI ADESH SHAMSUNDAR Male Unreserved OPEN-General-33 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
37 37 SHINDE AKSHAY BALASAHEB Male EWS OPEN-General-34 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
38 38 BAKAL DEVANAND RAMA Male NT-C OPEN-General-35 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
39 39 SARGAR SHARAD UTTAM Male NT-C OPEN-General-36 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
| 0 | | | CHAKRAWAR VAIBHAV NARESH Male EWS OPEN-General-37 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
41 41 YADAV AKSHAY APPASO Male EWS OPEN-General-38 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
42 42 MORASKAR SARTHAK SUBHASH Male 08८ OPEN-General-39 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
43 43 AVHAD SAURABH RAMESH Male NT-D OPEN-General-40 गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
शिक | ow | TANDALE SHRIRAM PANDURANG Male NT-D OPEN-General-41 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
45 45 PAWAN RAUT Male 08८ OPEN-General-42 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
| | | | BELKAR AVINASH SUBHASH Male EWS OPEN-General-43 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
47 47 PORE ABHIJIT TATYARAM Male NT-C OPEN-General-44 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. दमात उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
| 3 | | | ARSULE SHANKAR GOVINDRAO Male EWS OPEN-General-45 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| 3 | | | CHAVAN UMESH RAMESH Male EWS OPEN-General-46 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
50 50 NIKAM NITIN VILAS Male Unreserved OPEN-General-47 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
51 51 PINGALE AMRUT ANNASO Male NT-C OPEN-General-48 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
52 52 CHAVAN POOJA DASHRATH Female EWS OPEN-Female-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
53 53 SHELKE DNYANESHWAR NAMDEV Male EWS OPEN-General-49 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
54 54 DESHMUKH GANESH VISHNUPANT Male EWS OPEN-General-50 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
55 55 BORATE DNYANESHWAR SATISH Male 08८ OPEN-General-51 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
56 56 WASU SHUBHAM DEVIDAS Male 08८ OPEN-General-52 गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
57 57 MUNDE SACHIN FULCHANDRAO Male NT-D OPEN-General-53 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
58 58 ITHAPE PRITAM SATISH Male EWS OPEN-General-54 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
59 59 GOPALGHARE ANIL NIVRUTTI Male NT-D OPEN-General-55 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
| | | 0 | GAMBARE ANIL TUKARAM Male NT-D OPEN-General-56 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
61 61 PHAD AJAY VISHWANATH Male NT-D OPEN-General-57 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
62 62 KAKADE RAHUL PRABHAKAR Male 08८ OPEN-General-58 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
63 63 NAROTE BIRAPPA GHALYAPPA Male NT-C OPEN-General-59 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
| | | ww | THORAT MAYUR SUDAM Male EWS OPEN-General-60 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
65 65 BANDAL PAVAN ASHOK Male EWS OPEN-General-61 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| | शिक MANE PRANIT TANAJI Male OBC OPEN-General-62 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
67 67 HISEKAR RAJESH DAYARAM Male OBC OPEN-General-63 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| | शिक MATRE ASHISH KHANDERAO Male EWS OPEN-General-64 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
| | | | PATIL VAIBHAV NAMDEV Male EWS OPEN-General-65 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
70 70 SUMIT SHANKAR NAVALE Male EWS OPEN-General-66 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
71 71 DEORE SWAPNIL MOTIRAM Male OBC OPEN-General-67 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
72 72 JAGTAP DATTATRAYA KALYAN Male EWS OPEN-General-68 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
73 73 WAGHMARE GANESH KACHRUBA Male EWS OPEN-General-69 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
74 74 JADHAV ROHAN ADHIKRAO Male EWS OPEN-General-70 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
75 7S BHOSALE ANIL PANDURANG Male EWS OPEN-General-71 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
76 76 SAWANT SHRIKANT DNYANESHWAR Male EWS OPEN-General-72 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
77 77 PAWAR RAHUL VAY Male EWS OPEN-General-73 गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
78 78 MUNDHE SIDDHESHWAR RAMESHWAR Male NT-D OPEN-General-74 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
79 79 KHOT SANGRAM VISHNU Male EWS OPEN-General-75 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
| | शिक INGLE SACHIN DATTA Male 08८ OPEN-General-76 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
81 81 JAGTAP VISHAL VISHWAS Male EWS OPEN-General-77 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
82 82 |SHAIKH TAUFIK SHAUKAT Male EWS OPEN-General-78 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
83 83 MEHETRE SANKET CHHATRABHUJ Male 08८ OPEN-General-79 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
| | | | MUNDE DATTATRAY BALAJIRAO Male NT-D OPEN-General-80 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
85 85 ADHIKRAO SARJERAO PATIL Male EWS OPEN-General-81 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
Ea | ws | PHALKE AMOL SATISH Male 08८ OPEN-General-82 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
87 87 ROHIT LALASO PATIL Male EWS OPEN-General-83 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
88 88 NALE KRUSHNATH KASHINATH Male NT-C OPEN-General-84 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| | | | PATIL KARAN SHIVAJI Male EWS OPEN-General-85 नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
| 9% | शिक HIWARE SARALA UTTAMRAO. Female 08८ OPEN-Female-5 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
91 91 DHANDGE SOMNATH GULABRAO Male EWS OPEN-General-86 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
92 92 BOTHE MONIKA RAMDAS Female Unreserved OPEN-Female-6 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
93 93 SINALKAR VISHAL RAMDAS Male ०8८ OPEN-General-87 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
| | | ow | GALDHAR NAVANATH BABAN Male Unreserved OPEN-General-88 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
95 95 HAJARE NITIN DILIP Male NT-C OPEN-General-89 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| 96 | शिक CHOUGALE TUSHAR TUKARAM Male EWS OPEN-General-90 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
97 97 PATIL SHAMRAO RAOSAHEB Male OBC OPEN-General-91 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. कमा उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
| 8 | शिक BUNE PRASHANAT SHIVAJI Male 08८ OPEN-General-92 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
| 3 | | 9 | PATIL PRASHANT VIKAS Male ०8८ OPEN-General-93 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
100 100 VARAT SHRIKRUSHNA HANUMANT Male OBC OPEN-General-94 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
101 101 PATIL SACHIN KISAN Male NT-C OPEN-General-95 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
102 102 CHAVAN BHURLAL RAMLAL Male DT-A OPEN-General-96 पोलीस आयुकत कार्यालय, मुंब 
103 103 |WAGHMARE VIKAS VITTHAL Male OBC OPEN-General-o7 | कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
104 104 BABAR SAMEER POPAT Male EWS OPEN-General-98 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
105 105 PATIL VISHAL MAHADEV Male EWS OPEN-General-99 नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
106 106 PATIL PRATIK PRABHAKAR Male EWS OPEN-General-100 विमा संचालनालय, मुंबई 
107 107 SAGAR VINAYAK PAWAR Male DT-A OPEN-General-101 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
108 108 SHEVADE SWAPNIL SANJAY Male EWS OPEN-General-102 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
109 109 BAHETI GOPAL SATYANARAYAN Male EWS OPEN-General-103 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
110 110 INGLE DNYANESHWAR AUCHITRAO Male EWS OPEN-General-104 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
४४ 14a WAGHAYE ASHWIN RAMESH Male OBC OPEN-General-105 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई 
112 112 LOKHANDE VISHAL DATTATRAYA Male NT-C OPEN-General-106 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
113 113 DESAI SHUBHAM VILAS Male EWS EWS-General-1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
114 114 |SHAIKH NAGAMA NABBU Female EWS OPEN-Female-7 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
115 115 | TUSHAR NIKAM Male OBC oBC-General-1 | कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
116 116 VALEKAR PALLAVI SHAHAIJI Female NT-C OPEN-Female-8 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
117 117 POWAR BHAGATSING RAMCHANDRA Male EWS EWS-General-2 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई 
118 118 HINGMIRE UMESH ASHOK Male NT-B NT-B-General-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
119 119 KHOT SUHAS SANJAY Male 08८ OBC-General-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
120 120 SWAMI SHIVSAMB VEERPAKSHAPPA Male OBC OBC-General-3 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
121 121 |GAWANDE ANKUSH ARUN Male ०8८ OBC-General-4 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
122 122 80२५६ SACHIN SUNIL Male 08८ OBC-General-5 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
123 123 PATANKAR PURUSHOTTAM NARHARI Male 08८ OBC-General-6 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
124 124 BORHADE RAVINDRA HARISHCHANDRA Male 08८ OBC-General-7 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
125 125 YASHODA SUDHAKAR SURNER Female NT-C OPEN-Female-9 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
126 126 |JANGAM SHUBHAM MAHENDRA Male ०१८ OBC-General-8 सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, मुंबई उपनगर, मुंबई 
127 127. |KADAM RAMDAS GANPAT Male EWS EWS-General-3 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
128 128 ZANJAD AMOL GANPAT Male 08८ OBC-General-9 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
129 129 HINDOLE VAIBHAV KAMALAKAR Male NT-C NT-C-General-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
130 130 DESHPANDE SWAPNIL ANILKUMAR Male EWS EWS-General-4 पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई 
131 131 SALUNKHE AKSHAY SUKHADEV Male EWS EWS-General-5 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
132 132 |SONALI SUDHAKAR YADAV Female EWS OPEN-Female-10 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
133 133 AGE CHETAN SURESH Male 08८ OBC-General-10 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
134 134 MANE GANESH SAYAJIRAO Male EWS EWS-General-6 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
135 135 PATIL ROHIT SHRIKANT Male EWS EWS-General-7 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
136 136 TITIRMARE VIKKI GOPAL Male 08८ OBC-General-11 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
137 137 JADHAV AMRUTA ASHOK Female EWS OPEN-Female-11 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
138 138 MAGDUM CHETAN PRALHAD Male EWS EWS-General-8 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
139 139 GADE SONALI VITHAL Female Unreserved OPEN-Female-12 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
140 140 DHERE SHRIDHAR SARJERAO Male EWS EWS-General-9 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
141 141 BHAWAR SHEKHAR SHIVAJI Male EWS EWS-General-10 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
142 142 KALBANDE RAVI DAMODHAR Male 08८ OBC-General-12 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
143 143 SHINDE YUVRAJ BHAUSAHEB Male EWS EWS-General-11 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
144 144 KADAM PRAJAKTA POPAT Female EWS OPEN-Female-13 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
145 145 KUTE VYANKATESH RAMESHRAO Male EWS EWS-General-12 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
146 146 _ |NAVALE PRASHANT GORAKSHANATH Male EWS EWS-General-13 महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. कमा उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
147 147 MORE SHIVSHANKAR MADANRAO Male EWS EWS-General-14 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
148 148 KOLHE ROHAN VINAYAK Male OBC OBC-General-13 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
149 149 LANKALWAD PRAMOD DIGAMBARRAO Male SBC SBC-General-1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
150 150 SHAMKUMAR DINKARRAO BHENDE Male 08८ OBC-General-14 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
151 151 WARDULE ANKITA VISHWANATH Female OBC OPEN-Female-14 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा , मुंबई 
152 152 _ |PAWAR KISHOR PURUSHOTTAM Male DT-A DT-A-General-1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
153 153 NIKAM TUSHAR TATOBA Male OBC OBC-General-15 गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
154 154 CHIKHALKAR SHUBHAM MAHADEV Male SBC SBC-General-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
155 155 BONGALE SMITA RAMESH Female NT-C OPEN-Female-15 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
156 156 PAWAR SUDARSHAN DHONDIRAM Male DT-A DT-A-General-2 अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
157 157 MANER SAMEER SALIM Male 08८ OBC-General-16 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
158 158 KATKAR PUJA SHANKAR Female EWS OPEN-Female-16 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
159 159 |RAUT ROSHAN SUDHAKAR Male ०8८ OBC-General-17 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
160 160 |SABLE UDDHAV UTTAMRAO Male NT-C NT-C-General-2 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा , मुंबई 
161 161 WANKHEDE LAXMI ASHOK Female NT-B OPEN-Female-17 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
162 162 DHANAWATE ANKIT RAMCHANDRA Male DT-A DT-A-General-3 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
163 163 |BHANDARE VUAY ANANDRAO Male NT-C NT-C-General-3 | कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
164 164 PAWAR SANKET SANJAY Male 08८ OBC-General-18 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
165 165 NAHATKAR AMOL GANGADHAR Male 08८ OBC-General-19 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
166 166 SUTAR RAHUL CHANDRAKANT Male 08८ OBC-General-20 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
167 167 KHARADE PRATIKSHA VIJAY Female EWS OPEN-Female-18 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
168 168 RAJURE ABHIJEET VAIINATH Male NT-C NT-C-General-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
169 169 BOBADE RUTUJA SHIVAJI Female sc OPEN-Female-19 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
170 170 NAWALE ABHUJEET DATTATREY Male 08८ OBC-General-21 गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
171 171 JAGADALE PRIYANKA KUNDALIK Female EWS OPEN-Female-20 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
172 172 SANGOLE 50४06 DIPAK Male 08८ OBC-General-22 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
173 173 |KOLEKAR AKASH RAMESH Male ०8८ OBC-General-23 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
174 174 CHAUDHARI PRAFUL SHRAVAN Male 08८ OBC-General-24 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
175 175 CHAVHAN AMOL LAXMAN Male 08८ OBC-General-25 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
176 176 |KACHGUNDE SUNIL KAILASH Male NT-C NT-C-General-5 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
177 177 WANJE SOMNATH NAMDEVRAO Male 08८ OBC-General-26 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
178 178 ADHAV ANJALI VITTHAL Female NT-C OPEN-Female-21 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
179 179 WASU MAYURI HARIDAS Female OBC OPEN-Female-22 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
180 180 |KADAM VISHAL DEVIDAS Male ०8८ OBC-General-27 नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
181 181 PATIL DARSHANI SUDAM Female NT-C OPEN-Female-23 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
182 182 GHERADE RAHUL BALKRUSHNA Male OBC OBC-General-28 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
183 183 ASHTE MADHURI MOHAN Female EWS OPEN-Female-24 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
184 184 GHATEKAR AKSHAY GANESHRAO Male SBC SBC-General-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
185 185 |SADAMATE PRATIK RAJESH Male sc SC-General-1 सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, मुंबई उपनगर, मुंबई 
186 186 VHARE DNYANESHWAR MACHINDRA Male NT-C NT-C-General-6 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
187 187 GAIKAWAD SAJJANA Siddharth Female EWS OPEN-Female-25 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
188 188 TOWAR PRIYANKA MADHUKAR Female EWS OPEN-Female-26 विमा संचालनालय, मुंबई 
189 189 KARWAR SANDIP NARAYAN Male NT-C NT-C-General-6 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
190 190 PARAB SUPRIYA SHIVAJI Female EWS OPEN-Female-27 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
191 191 RANE ROHAN SHRIKANT Male OBC OBC-General-29 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
192 192 MAPARI AKASH SITARAM Male 08८ OBC-General-30 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
193 193 VINKARE PRAMOD (९4॥॥०0॥ Male sc SC-General-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
194 194 PATIL SNEHAL BALASO Female EWS OPEN-Female-28 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
195 195 BAVISKAR JITENDRA BANSILAL Male 08८ OBC-General-31 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 


अनु. क्र. ae उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
196 196 UBARHANDE SANKET SANJAY Male OBC OBC-General-32 भाषा संचालनालय, बांद्रे मुंबई 
197 197 PATIL POPAT RAJENDRA Male OBC OBC-General-33 उद्योग संचालनालय, मुंबई 
198 198 काह ६११0२ GAJANAN Male ०8८ OBC-General-34 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
199 199 _|SHELAR SNEHAL SHAHAII Female OBC OPEN-Female-29 उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
200 200 KHANDALE SAGAR TARACHAND Male 08८ OBC-General-35 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
201 201 NILKHAN SAMIKSHA RAMESHWAR Female 08८ OPEN-Female-30 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
202 202 ‘| PATIL MOTILAL NANA Male ०8८ OBC-General-36 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
203 203 DIPAK BISALAPPA VALSANG Male 08८ OBC-General-37 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
204 204 DHAYGUDE PRASIDDHA KISAN Female NT-C OPEN-Female-31 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
205 205 SHIRASKAR VISHAL GAJANANRAO Male 08८ OBC-General-38 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
206 206 GAJANAN NANDU THAKARE Male 08८ OBC-General-39 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
207 207 THIKEKAR YOGESH NIVRUTTI Male OBC OBC-General-40 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा , मुंबई 
208 208 JARHAD RAMESHWAR VILAS Male 08८ OBC-General-41 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
209 209 DANGADE KAVERI THAKARAM Female EWS OPEN-Female-32 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
210 210 JADHAV SNEHA SHIVAJI Female EWS OPEN-Female-33 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
211 211 DESALE MADHAV YADAV Male OBC OBC-General-42 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
212 212 WAGHMALE POOJA DILIP Female EWS OPEN-Female-34 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
213 213 KHAMKAR PREETI ANANT Female EWS OPEN-Female-35 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
214 214 GUND RESHMA VYANKATRAO Female EWS OPEN-Female-36 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
215 215 |PATHAN SOFIYA YAKUB Female Unreserved OPEN-Female-37 | कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
216 216 PATIL SAYALI BAPUSO Female Unreserved OPEN-Female-38 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
217 217 JADHAV KAVERI RAVINDRA Female 08८ OPEN-Female-39 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
218 218 _|PATIL PRIYANKA TANAII Female Unreserved OPEN-Female-40 मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
219 219 KHANDERAO MITHUN BABAN Male sc SC-General-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
220 220 WAIKAR MAYA VASANT Female EWS OPEN-Female-41 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
221 221 KEKAN MANISHA NARENDRA Female NT-D OPEN-Female-42 नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
222 222 JAGAKAR PRASANNA ANIL Male SBC SBC-General-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
223 223 BRAMHANAWAT RAHUL UTTAM Male DT-A DT-A-General-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
224 224 ANDIL MANDAKINI MAHADEV Female EWS OPEN-Female-43 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
225 225 KAMBLE AAKASH BAPU Male sc SC-General-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
226 226 MANE DNYANESHWAR SARJERAO Male NT-C Divyang-LD-1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
227 227 CHOLE BALAJI SANJAY Male NT-D Divyang-VI-1 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
228 228 ETHAPE POOJA LAXMAN Female Unreserved OPEN-Female-44 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
229 229 SHITAF AMIT KISAN Male SBC SBC-General-5 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
230 230 INGEWAR VAISHNAVI VANIT Female NT-B OPEN-Female-45 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
231 231 NARVEKAR PRADNYA PRABHAKAR Female 08८ OPEN-Female-46 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
232 232 AMBHURE SHIVKANYA GANGADHAR Female EWS OPEN-Female-47 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
233 233 |JAGTAP NIKITA GANGADHAR Female Unreserved OPEN-Female-48 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
234 234 CHOPADE RAHUL PRAKASH Male 08८ Divyang-LD-2 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
235 235 SANGLE MADHURI SANJAY Female NT-D OPEN-Female-49 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
236 236 GUTHALE PRIYANKA WALMIK Female sc OPEN-Female-50 olared विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
237 237 INGOLE VAISHNAVI SANJAY Female OBC OPEN-Female-51 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
238 238 PATURE SUHAS BABAN Male NT-B NT-B-General-2 गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
239 239 RANPISE JAYDEEP BHIMRAO Male sc SC-General-5 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
240 240 |GAIKAWAD MAHENDRA CHANDAR Male डा sT-General-1 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
241 241 GOUND POOJA RAMESH Female EWS OPEN-Female-52 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
242 242 DESHMUKH BHAGYASHRI YASHAVANTRAO Female Unreserved OPEN-Female-53 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
243 243 BHATKAR AVINASH RAJENDRA Male sc SC-General-6 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
244 244 |PATHAN HUSENBI IMAM Female Unreserved OPEN-Female-54 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. कमव उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
245 245 TAMBE SURAJ SUDHAKAR Male sc Divyang-LD-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
246 246 AVHAD 1४01 AMBADAS Female NT-D OPEN-Female-55 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
247 247 |WADGANE RAJKANYA GAJENDRA Female EWS OPEN-Female-56 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
248 248 |KESARKAR RAJASHREE APPAIJI Female Unreserved OPEN-Female-57 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
249 249 GHORPADE MADHURI SAMBHAII Female EWS OPEN-Female-58 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
250 250 INGLE NAYAN RAMESH Female EWS OPEN-Female-59 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
251 251 MORE SANTOSH BABU Male sc Divyang-LD-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
252 252 CHAUDHARI SAYALI BHAGWAN Female 08८ OPEN-Female-60 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
253 253 MAITHILI MARUTI MANE Female EWS OPEN-Female-61 वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
254 254 CHANGUNDI SAYALI SATISH Female EWS OPEN-Sports-1 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
255 255 JAMADAR AFROJA JAHANGIR Female EWS Orphan-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
256 256 SURYAVANSHI DHANASHRI BABURAO Female EWS OPEN-Female-62 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
257 257 BANSOD LATISH ARUN Male sc SC-General-7 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
258 258 PIRNAIK NITIN TULSHIRAM Male NT-B NT-B-General-3 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
259 259 |GHOTEKAR MAYURI TREMBAK Female OBC OPEN-Female-63 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
260 260 KOTAME UMA RAJENDRA Female 08८ OPEN-Female-64 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
261 261 RAKH DNYANESHWAR PANDHARINATH Male NT-D Divyang-VI-2 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
262 262 | KAVADE VAIBHAV PANJABRAO Male NT-C Divyang-VI-3 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
263 263 MANE POOJA MANIK Female EWS OPEN-Female-65 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
264 264 _|MANE PRANITA BHIMRAO Female NT-C NT-C-Female-1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
265 265 HOWAL SURAJ POPAT Male sc SC-General-8 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
266 266 KADAM SHITAL SUDAM Female EWS EWS-Female-1 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
267 267 SHINGADE AJAY SANJIV Male sc SC-General-9 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 
268 268 SAWARKAR DIMPAL HANUMANTRAO Female OBC OBC-Female-1 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
269 269 JADHAV AJAY VUAY Male SC SC-General-10 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
270 270 JADHAV GITANJALI MADHUKAR Female EWS EWS-Female-2 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
271 271 THOR SWATI PANDHARINATH Female 08८ OBC-Female-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
272 272 KADU PRAJAKTA PRAKASH Female 08८ OBC-Female-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
273 273 |KAITWAD SACHIN MADHAVRAO Male NT-B NT-B-General-4 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
274 274 BHUTE SHRUTIKA RUKHAMANGAD Female 08८ OBC-Female-4 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
275 275 SHIVHARI VITHOBA MANTE Male NT-D Divyang-HI-1 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
276 276 DHAVALE ARCHANA VITHOBA Female NT-C NT-C-Female-2 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
277 277 SHIRKE SUBODH SUDHAKAR Male NT-B NT-B-General-5 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
278 278 KHANDVE TRUPTI PRAMOD Female NT-C NT-C-Female-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
279 279 IGHARE AKSHAY TULSHIDAS Male NT-D Divyang-VI-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
280 280 | INGOLE PALLAVI BAJIRAO Female ०8८ OBC-Female-5 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
281 281 |5881₹ PINKI SUNIL Female EWS EWS-Female-3 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
282 282 KSHIRSAGAR AKANKSHA LAXMIKANT Female 08८ OBC-Female-6 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
283 283 BANSODE SNEHA NAVNATH Female OBC OBC-Female-7 भाषा संचालनालय, बांद्रे मुंबई 
284 284 |CHOUDHARI KAMLESH YUVRAI Male NT-B NT-B-General-6 सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, मुंबई उपनगर, मुंबई 
285 285 GAVALI VISHAKHA DASHARATH Female 08८ OBC-Female-8 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
286 286 KOLI SHITAL SUBHASH Female SBC SBC-Female-1 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
287 287. |JADHAV VALMIK SHANKAR Male EWS Divyang-LD-5 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
288 288 |SHAIKH MUSKAN NISAR Female EWS EWS-Female-4 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
289 289 GANGURDE VRUSHALI RAMESH Female 08८ OBC-Female-9 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
290 290 MATHE SHIVANI SUNIL Female EWS EWS-Female-5 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
291 291 BHOSALE PUJA CHANDRAKANT Female EWS EWS-Female-6 इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
292 292 PAWAR POOJA PRADIP Female EWS EWS-Female-7 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
293 293 JAYLE CHETAN MADHAVRAO Male OBC OPEN-Sports-2 नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
294 294 HARNE VAISHNAVI PANDURANG Female 08८ OBC-Female-10 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. कर्माची उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
295 295 PATIL SHRADDHA TANAII Female 08८ OBC-Female-11 गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
296 296 UMAP MAYURI RAJENDRA Female 08८ OBC-Female-12 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
297 297 PATEL APSANA AHAMADALI Female EWS EWS-Female-8 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
298 298 _|SURVE SANGITA SAMPATRAO Female EWS EWS-Female-9 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
299 299 ANDHALE POOJA ASHOKRAO Female NT-D NT-D-Female-1 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
300 300 SHINDE PALLAVI ANANDA Female OBC OBC-Female-13 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
301 301 BHANAGE SAKSHI SUNIL Female EWS EWS-Female-10 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
302 302 _ |SHINDE VISHAL SANTOSH Male OBC Divyang-VI-5 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
303 303 PADGHAN KULDIP DAMODAR Male sc SC-General-11 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
304 304 |KARNOR ROHINI SHRIMANT Female NT-C NT-C-Female-4 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
305 305 MUNDKAR GAURI DINKARRAO Female 08८ OBC-Female-14 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
306 306 MULLA ALWINA AMIRHAMAJA Female 08८ OBC-Female-15 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
307 307 BHORE NIKITA MOHAN Female 08८ OBC-Female-16 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
308 308 DARSHANA GAURKAR Female OBC OPEN-Sports-3 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
309 309 GITTE RUTUJA RATNAKAR Female NT-D NT-D-Female-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
310 310 KIRAN SHANKAR SAPKAL Male EWS Divyang-HI-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
311 311 JAGDALE PRASHANT ॥8॥॥ Male OBC Orphan-2 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
312 312 PATIL PRIYANKA BALAVANT Female 08८ OBC-Female-17 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
313 313 MADANE DNYANOBA PANDURANG Male DT-A Divyang-LD-6 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
314 314 SHIRSATH SUVARNA MOTHABHAU Female NT-C NT-C-Female-5 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
315 315 GAJARE RENUKA GANGARAM Female sc SC-Female-1 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
316 316 GAWAI AKSHAY ARUN Male sc SC-General-12 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
317 317 KUNDGIR SWARUPA RAMRAO Female NT-C NT-C-Female-6 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
318 318 DEOGADE AKANKSHA GAUTAM Female sc SC-Female-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
319 319 NAGARGOJE PRANITA DEVRAO Female NT-D NT-D-Female-3 विमा संचालनालय, मुंबई 
320 320 _|ZARE VAIBHAV PRITAM Male sc SC-General-13 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
321 321 RODE TULASHIDAS BALAI! Male NT-B NT-B-General-7 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
322 | 32 | BURANDE SHARVARI MANGALDAS Female 08९ OBC-Female-18 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
323 323 UKE RESHMA GANESHRAO Female sc SC-Female-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
324 324 |GARKAL KOMAL PANDURANG Female NT-D NT-D-Female-4 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
325 325 PADGHAN MAHENDRA BHARAT Male sc SC-General-14 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
326 326 AMBHORE ANIRUDDHA VAY Male sc SC-General-15 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
327 327 _ [Patil Abhishek Baburao Male EWS OPEN-Sports-4 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
328 328 MOKASHI PRATIK SURESH Male ST sT-General-2 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
329 329 _|PATIL SUVARNA KESHAV Female ०8८ OBC-Female-19 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
330 330 PATIL ASHWINI RAMCHANDRA Female OBC OBC-Female-20 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई 
331 331 DEVALKAR AISHWARYA NARAYAN Female OBC OBC-Female-21 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
332 332 HAUSARE SUHAS CHANDU Male sc SC-General-16 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
333 333 |SABALE PADMASINHA BAPU Male sc SC-General-17 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
334 334 RAMTEKE SURAJ NURPNATH Male sc SC-General-18 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
335 335 |KHEDKAR KAVERI VINAYAK Female ०8८ OBC-Female-22 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
336 336 TAWADE PRAMOD VILAS Male sc SC-General-19 भाषा संचालनालय, Tis मुंबई 
337 337 PHAPALE DEEPA VASANT Female 08८ OBC-Female-23 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
338 338 THOMBARE SHITAL KUNDLIK Female OBC OBC-Female-24 भाषा संचालनालय, बांद्रे मुंबई 
339 339 MADAVI SUSHIL DEVRAO Male ST ST-General-3 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
340 340 INGOLE PRAMOD BABASAHEB Male sc SC-General-20 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
341 341 WANKHADE NIKITA SANJAY Female sc SC-Female-4 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
342 342 MESHRAM VRUSHABH NIRWACHAN Male Sc Orphan-3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
343 343 PATIL SHAMBHURAJE BALASAHEB | mate | Unreserved OPEN-Sports-5 आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
344 344 PAWALE PRATHAMESH RAVINDRA Male Unreserved OPEN-Sports-6 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अनु. क्र. a उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
345 345 KHARAT GANESH LAXMAN Male sc SC-General-21 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
346 346 JADHAV YOGITA ARVIND Female sc SC-Female-5 वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
347 347 SISODE JAYASHRI ARUN Female OBC OBC-Female-25 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
348 348 DHONGE AYURSHA RAVINDRARAO Female 08८ OBC-Female-26 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
349 349 |WAKPANJAR VAISHALI ARJUN Female sc SC-Female-6 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
350 350 GHUSE PRATIBHA WAMAN Female 08८ OBC-Female-27 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
351 351 KALDHONE ANAGHA JAYANT Female SBC SBC-Female-2 सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, मुंबई 
352 352 LOKHANDE PRIYANKA KASHINATH Female 08८ OBC-Female-28 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
353 353 WAGH SUNANDA MADHAVRAO Female sc SC-Female-7 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
354 354 KOLI PRAJAKTA SUNIL Female SBC SBC-Female-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
355 355 ZIRAVA JAMASU BHIKHA Male ST ST-General-4 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
356 356 BHURE NIKITA RAVINDRA Female 08८ OBC-Female-29 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
357 357 NIMASE GANESH GORAKSHA Male OBC Open-Ex Ser-1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
358 358 |KIRDAK SACHIN ASHOK Male sc SC-General-22 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
359 359 NAGDEOTE EKTA PRADIP Female SC SC-Female-8 सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, मुंबई 
360 360 |AGUNDE AUDUIMBAR SHESHRAO Male EWS OPEN-Sports-7 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
361 361 GANVIR AKASH YUWARAJ Male sc SC-General-23 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
362 362 PATIL AKASH BALVANT Male OBC Orphan-4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
363 363 SANJAY DATTATRAY KAMBLE Male sc SC-General-24 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
364 364 KAMBLE DEVASHRI KESHAV Female sc SC-Female-9 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
365 365 DESAI SAINATH RAMRAO Male Unreserved Open-Ex Ser-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
366 366 CHANDEKAR RAHUL SADHU Male ST ST-General-5 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
367 367 |KHOKAD VARSHA CHAINSING Female DT-A DT-A-Female-1 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
368 368 PAWAR PRITI PREMSING Female DT-A DT-A-Female-2 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
369 369 MANKAR BHAGYASHRI CHHATRAPATI Female NT-B NT-B-Female-1 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
370 370 BYALE PRAVIN SADASHIV Male Unreserved Divyang-HI-3 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
371 371 MANE SHITAL VISHWAS Female DT-A DT-A-Female-3 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा , मुंबई 
372 372 SHAMBHARKAR SHILPA PREMLAL Female sc SC-Female-10 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
373 373 KAMBLE APURVA ASHOK Female sc SC-Female-11 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
374 374 PAWAR AKSHAYKUMAR SHRIRAM Male EWS OPEN-Sports-8 नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
375 375 AAGE SNEHAL PRAKASH Female sc SC-Female-12 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
376 376 SHINGATE AKSHAY APPA Male EWS OPEN-Sports-9 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
377 377 BOTE SUNNY KRISHNAT Male EWS OPEN-Sports-10 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
378 378 CHOUGALE OMKAR BHIKAJI Male EWS Orphan-5 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
379 379 GAIKWAD DHANSHRI SAMPAT Female sc SC-Female-13 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
380 380 PATIL PRIYANKA JANARDAN Female OBC OPEN-Sports-11 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
381 381 PATADE SHRADDHA BABAII Female EWS EWS-Sports-1 गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
382 382 VANJARI ATISH BHARAT Male NT-D NT-D-Sports-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
383 383 JAGTAP ASHWINI MADHUKAR Female sc SC-Female-14 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
384 384 BHOSALE SWAPNIL TANHAII Male EWS Open-Ex Ser-3 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई 
385 385 BHOI SUJATA BHIKA Female NT-B NT-B-Female-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
386 386 KATKAR AISHWARYA HANMANT Female NT-B NT-B-Female-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
387 387 AMBI VRUSHALI SANJAY Female NT-B NT-B-Female-4 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा , मुंबई 
388 388 WAGHMARE SHILPA CHANDRAMUNI Female sc SC-Female-15 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
389 389 KHILLARE KISHOR SUBHASH Male sc Divyang-HI-4 नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
390 390 NAYAKAWADI SHREYASH KONDIBA Male EWS EWS-Sports-2 सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
391 391 |BHOI ASHWINI JAYVANT Female NT-B NT-B-Female-5 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
392 392 ADAKE SANGITA GANPAT Female DT-A DT-A-Female-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
393 393 JADHAO SAURABH RAVINDRA Male OBC Divyang-HI-5 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
394 394 |TODMAL BABASAHEB BHASKAR Male EWS Open-Ex Ser-4 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. कमा उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
395 395 _ |NARMALE VISHWANATH RAMRAO Male डा ST-General-6 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
396 396 LAMKHADE SHARAD DNYANDEV Male Unreserved Open-Ex Ser-5 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
397 397 SHELAR TRUPTI JAGANNATH Female sc SC-Female-16 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा , मुंबई 
398 398 SHEJUL NITIN SHIVAJI Male ST ST-General-7 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
399 399 CHAVAN YOGESH DILIP Male Unreserved Open-Ex Ser-6 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
| 200 | | 400 | KHATIKMARE SONI ASARAM Female sc SC-Female-17 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
401 401 AVHAD ROSHAN CHINTAMAN Male NT-D Divyang-HI-6 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
402 402 KURANE PRANALI BALASO Female sc SC-Female-18 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
403 403 GAYKWAD SNEHA GOPAL Female sc SC-Sports-1 उद्योग संचालनालय, मुंबई 
शिका | aoa | SHELAR PARASHURAM HANMANT Male EWS Open-Ex Ser-7 नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
405 405 KSHIRSAGAR PRAKASH CHANDRAKANT Male Unreserved Open-Ex Ser-8 वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
| 206 | | aos | CHAVAN LAKHAN SANJAY Male EWS Open-Ex Ser-9 ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
407 407 BARATHE AKASH BSLASAHEB Male EWS Open-Ex Ser-10 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
408 408 KAWADE RAHUL CHANDRAKANT Male OBC Open-Ex Ser-11 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| 09 | | a0 | GHORPADE HARSHAVARDHAN SAHEBRAO Male EWS Open-Ex Ser-12 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
410 410 |JADHAV JITENDRA TUKARAM Male Unreserved Open-Ex Ser-13 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
411 411 RODEWAD NAGESH LAXMANRAO Male ST ST-General-8 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
412 412 BARASKAR SANDESH WAMANRAO Male OBC Open-Ex Ser-14 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
413 413 MINAKSHI VAMAN CHOURE Female ST ST-Female-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
414 414 PANDURANG ANANDRAO LAWAND Male Unreserved Open-Ex Ser-15 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
415 415 PATIL ABHAY BHAGWAN Male OBC Open-Ex Ser-16 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
416 416 |RAUTWAD MANOJ MADHUKARAO Male डा ST-General-9 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
417 417 MARASKOLHE PRANITA MANGAL Female ST ST-Female-2 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
418 418 GAWALI GAURAV JAGDEV Male ST ST-General-10 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
419 419 BHOSALE SHAHURAJ ASHOK Male EWS Open-Ex Ser-17 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
420 420 GUDLAWAR RAHUL SHANKARRAO Male ST ST-General-11 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
421 421 |KANGALE MAHENDRA BHAGWAN Male ST ST-General-12 सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, मुंबई उपनगर, मुंबई 
422 422 _|DESAI UTTAMARAO SHASHIKANT Male Unreserved Open-Ex Ser-18 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
423 423 GALANDE ATUL VITHAL Male EWS Open-Ex Ser-19 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
424 424 BALLAL ANKUSH VISHNU Male ST ST-General-13 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
425 425 KALE SHAKUNTALA BABASAHEB Female ST ST-Female-3 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
426 426 CHAVAN SADANAND MOHAN Male Unreserved Open-Ex Ser-20 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
427 427 RENAGADE SARIKA CHANDOJI Female NT-C NT-C-Sports-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
428 428 BARADKAR RAVINDRA SUKHADEO Male OBC Open-Ex Ser-21 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
429 429 GAME JANARDHAN VYANKATRAO Male EWS Open-Ex Ser-22 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
430 430 JADHAV SANDIP MAHADEV Male Unreserved Open-Ex Ser-23 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
431 431 BILAPATE SACHIN SHIVRAJ Male OBC OBC-Sports-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
432 432 GORE SACHIN BIRU Male NT-C Open-Ex Ser-24 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
433 433 LAD SHRADDHA VASUDEV Female OBC OBC-Sports-2 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा , मुंबई 
434 434 DUTE JAIBAI BHAWAKA Female ST ST-Female-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
435 435 PENDKAR SAICHARAN VENKATESH Male 08८ OBC-Sports-3 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
436 436 DHANAWALE SHUBHAM SHIVAJI Male ST ST-General-14 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
437 437 CHINCHAVADE SANJAY VILAS Male EWS Open-Ex Ser-25 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
438 438 SHENDGE BHAGYESH RAJARAM Male 08८ OBC-Sports-4 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
439 439 DOLTODE SHIVAJI BHARAT Male NT-C Open-Ex Ser-26 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
| wo | | a0 | KOTHAWALE SHARAD RANGNATH Male EWS Open-Ex Ser-27 महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
441 441 AHIRE ABHISHEK SHAMLAL Male ST ST-General-15 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
442 442 PRASHANT ॥॥॥॥५॥२॥॥॥॥ DONADKAR Male OBC Open-Ex Ser-28 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
443 443 PAWAR VISHAL GOPINATH | male | Unreserved Open-Ex Ser-29 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
शिका | aa | SHINDE RAVINDRA NAVNATH Male EWS Open-Ex Ser-30 विमा संचालनालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. cet उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
445 445 NANNAWARE SWAPNIL BHASKAR Male ST Against-ST-Female-1 नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
| we | | as | MORE SHANKAR DIGAMBAR Male 08८ Open-Ex Ser-31 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
447 447 |GOGAWALE KIRAN RAMCHANDRA Male EWS Open-Ex Ser-32 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
448 448 SUDRIK SHAHAJI VIKRAM Male 08८ OBC-Ex Ser-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| | | ae | SURWASE SANDIP SOMNATH Male OBC OBC-Ex Ser-2 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
450 450 PATIL AJIT DATTATRAY Male EWS EWS-Ex Ser-1 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
451 451 |BADHE BABAJI NAMDEV Male ०१८ OBC-Ex Ser-3 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
452 452 WAGLEKAR PRAVIN RAMESH Male 08८ OBC-Ex Ser-4 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
453 453 SONAWANE DIPAK SAHEBARAO Male 08८ OBC-Ex Ser-5 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
454 454 PARDESHI SURENDRASING SUBHASHASING Male OBC OBC-Ex Ser-6 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
455 455 MASAL ASHOK DHONDIRAM Male NT-C NT-C-Ex Ser-1 पोलीस aged कार्यालय, मुंबई 
456 456 DAKHORE POOJA PANDURANG Female ST ST-Female-5 विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
457 457 |KADAM VISHAL MAHADEO Male EWS EWS-Ex Ser-2 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
458 458 JADHAV PRASHANT RAMCHANDRA Male EWS EWS-Ex Ser-3 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
459 459 |JADHAV AMOL VAY Male EWS EWS-Ex Ser-4 जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
| 260 | | 460 | BHUJBAL AKSHAYKUMAR VITTHAL Male OBC OBC-Sports-5 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
461 461 POTDAR KIRAN DILIP Male OBC OBC-Ex Ser-7 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
462 462 LINGAYAT KUNAL DILIP Male EWS EWS-Ex Ser-5 प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 
463 463 PATIL GANESH PRAKASH Male 08८ OBC-Ex Ser-8 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| ae | | ae | JARWAL RAMDHAN NARSING Male DT-A DT-A-Sports-1 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
465 465__ |GHUGE BALIRAM KARBHARI Male NT-D NT-D-Ex Ser-1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
| 266 | | aes | JAMBHALE MAHESH ABA Male ०8८ OBC-Ex Ser-9 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
467 467 GHUGE SUDHIR SHANKAR Male NT-D NT-D-Ex Ser-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
468 468__ |GUNJAL ARVIND JANARDHAN Male ०8८ OBC-Ex Ser-10 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
|_469_| | aso | PAWAR SANDIP GULAB Male 08८ OBC-Ex Ser-11 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
470 470 HAGOTE MACCHINDRANATH YADAORAO Male 08८ OBC-Ex Ser-12 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
471 471 WAGHMODE POPAT SANDIPAN Male NT-C NT-C-Ex Ser-2 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
472 472 PANSARE RAVINDRA CHANDRABHAN Male OBC OBC-Ex Ser-13 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
473 473 |UIKEY AMRAPALI BABULAL Female डा ST-Female-6 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
474 474 BELHEKAR MUKESH MADHUKAR Male 08८ OBC-Ex Ser-14 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
475 475 KOKARE NAVNATH BAJIRAO Male NT-C Divyang-ID/MD-1 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
476 476 SATUKE PRADIP GODIRAM Male NT-C NT-C-Ex Ser-3 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
477 477 KADNAR SUKDEV PRABHAKAR Male NT-C NT-C-Ex Ser-4 सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, मुंबई 
478 478 SONAWANE KIRAN DILEEP Male sc SC-Ex Ser-1 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
479 479 GOPIWAR SHASHANK SANJAY Male NT-B NT-B-Sports-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
480 480 _|VIVEK UTTAM SONAWANE Male sc Divyang-ID/MD-2 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
481 481 |MAHADIK ATUL SARJERAO Male NT-B NT-B-Ex Ser-1 भाषा संचालनालय, बांद्रे मुंबई 
482 482 AIWALE KOMAL LAXMAN Female sc SC-Sports-2 उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
483 483 BANGALE SHUBHAM VISHWASRAO Male 08८ Divyang-ID/MD-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
484 484 CHAVAN VINOD SAMPAT Male DT-A DT-A-Ex Ser-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
485 485 JARWAL NYAHALSING KACHRUSING Male DT-A DT-A-Ex Ser-2 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
486 486 SALUNKHE RUPALI VASUDEO Female Unreserved Divyang-ID/MD-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
487 487 WANKHEDE VAY GYANDEO Male sc SC-Ex Ser-2 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
488 488 DHENGALE CHETAN SUKDEV Male sc SC-Sports-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
489 489 KAPSE KISHOR ASHOK Male sc SC-Ex Ser-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
|_490_| | 490 | SUDARSHAN SURENDRASINGH BALI Male sc SC-Ex Ser-4 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
491 491 JADHAV VISHWADEEP BHIVRAM Male sc SC-Ex Ser-5 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई 
492 492 GAWAI MANGAL SAHEBRAO, Male sc SC-Ex Ser-6 जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर 
493 493 PATIL SURAJ HARISHCHANDRA | mate | sc SC-Ex Ser-7 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| ae | | ao | AWASARMOL DHAMMAPAL DEVBA Male sc SC-Ex Ser-8 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 


शिफारस 


अनु. क्र. कमच उमेदवाराचे नाव लिंग प्रवर्ग शिफारस प्रवर्ग मंत्रालयीन विभाग / बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयाचे नाव 
495 495 _|SATPUTE RAVINDRA SALIKRAM Male sc SC-Ex Ser-9 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 
| a6 | | a6 | PRAKASHKAR ATUL HARI Male NT-B NT-B-Ex Ser-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
497 497 KOLI MOTILAL SANTOSH Male SBC SBC-Ex Ser-1 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
498 498 KAWADE VISHAL ७॥॥॥॥९॥॥॥२ Male SBC SBC-Ex Ser-2 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
| a9 | | ae | NALAWADE AMOL HANUMANT Male ST ST-Ex Ser-1 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
500 500 _|SOLANKE PRAVIN CHARANDAS Male डा ST-Ex Ser-2 माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
501 501 WAKADE BHAUNATH GUNAJI Male ST ST-Ex Ser-3 पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई 
502 502 THAKUR KISHOR SHANTARAM Male ST ST-Ex Ser-4 वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई 
503 503 WAGHADE PRASHANT CHINDHUJI Male ST ST-Ex Ser-5 विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 


विवरणपत्र-ब 
लिपिक-टंकलेखक परीक्षा २०२२ (इंग्रजी) नियतवाटप 


बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालय नियतवाटप 


शिफारस 
क्रमांक 


KOKATE RAHUL DEVIDAS EWS OPEN-General-1 
JAWALE SANKET BALASAHEB OBC OPEN-General-2 
DHAYGUDE DATTU POPAT e NT-C OPEN-General-3 


उमेदवाराचे नाव लिंग शिफारस प्रवर्ग कार्यालयाचे नाव 


ATOLE RUSHIKESH BAPURAO Male NT-C 
ra AKASH MANOHAR LUNGE Male OBC 
PATIL DATTATRAYA MARUTI Male OBC 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयांची यादी 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयाचे पत्ते 
a माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, | नवीन प्रशासकीय इमारत, १७ वा मजला, मंत्रालय 
मुंबई समोर, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 
२२ 
२. | पोलीस महासंचालनालय, मुंबई पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
मुख्यालय, जुने विधान भवन, शहीद भगतसिंग 
मार्ग,कुलाबा, मुंबई ४०० ००१. 
३. पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई पोलीस आयुकत कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, २ 
रा मजला, डॉ.डी.एन.रोड, बृहन्मुंबई ४०० ००१ 
४. | न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,  । संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
मुंबई संचालनालय गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
विद्यानगरी, हंस भुग्रा मार्ग, सांताक्रुझ (पूर्व), 
मुंबई -४०० ०९८ 
५. । जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा मुंबई | प्रशासकोय इमारत, १० वा मजला, डा.बाबासाहेब 
उपनगर आंबेडकर उद्यान, शासकीय वसाहत, बांद्रे(प) मुंबई. 
६. | प्रधान मुद्रांक कार्यालय, फोर्ट, मुंबई. अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई, 
प्रधान मुद्रांक कार्यालय, नगर भवन, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ०0०१ 
७. | सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, | सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, मुंबई शहर यांचे कार्यालय, 
मुंबई जुने जकात घर, तळमजला,शहीद भगतसिंग मार्ग, 
फार्ट, मुंबई 
८. | सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ कार्यालय, | सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, कार्यालय, मुंबई उपनगर 
मुंबई उपनगर जिल्हा, बांद्रे, तळमजला कौटुंबिक न्यायालय इमारत, 
वांद्रे - कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 
९. विमा संचालनालय, मुंबई विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन ( 
म्हाडा) २६४, पहिला मजला, कलानगरसमोर, बांद्रे(पूर्व) 
मुंबई ४०० ०५१. 
a ०. | उद्योग संचालनालय, मुंबई उद्योग SRA SHARIN, 
उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२ 
7 औद्योगिक व कामगार न्यायालय, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, डॉ.बाबासाहेब 
महाराष्ट्र, मुंबई आंबेडकर उद्यान, शासकीय वसाहत, बांद्रे(पूर्व) मुंबई 
४०० ०५१ 
१२. | वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


मुंबई 


जी.टी.हॉस्पीटल इमारत, ८ वा मजला, लोकमान्य 
टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 


93. । अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. | प्रशासकोय इमारत, मुंबई उपनगर जिल्हा, ८ वा 
मजला, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान, शासकीय 
वासाहत , बांद्रे(पूर्व) मुंबई Yoo ०५१. 
१४. | विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, | मल्होत्रा हाऊस,६ वा मजला, जी.पी.ओ.समोर, फोर्ट, 
मुंबई विभाग मुंबई - Yoo ००१ 
१५. । व्यवसाय व शिक्षण व प्रशिक्षण ३, महापालीका मार्ग, टपाल पेटी क्रमांक १००३६, मुंबई 
संचालनालय, मुंबई ४००००१. 
१६. | महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष निर्मिती | रविंद्र नाटय मंदिर इमारत, २ रा मजला, पु.ल. देशपांडे 
मंडळ, मुंबई महाराष्ट्र कळा अकादमी आवार, सयानी रोड, प्रभादेवी 
(प) मुंबई -४०० ०२५ 
१७. | महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती सचिव,महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ, रविंद्र 
मंडळ, मुंबई नाटय मंदिर इमारत, २ रा मजला, पु.ल. देशपांडे 
महाराष्ट्र कळा अकादमी आवार, सयानी रोड, प्रभादेवी 
(प) मुंबई -४०० ०२५ 
१८. । भाषा संचालनालय, बांद्रे (पूर्व) मुंबई- ५१ | प्रशासकीय इमारत,५ वा मजला,डा.बाबासाहेब 
आंबेडकर उद्यान, शासकीय वसाहत,बांद्रे (पूर्व) मुंबई 
४०० ०५१. 
अ.क्र मंत्रालयीन विभागांचे पत्ते 


अवर सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला ,दालन 35.443 (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 

अवर सचिव (आस्थापन), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 

अवर सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत ,मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२०४८५०४/२२७९३८०० 

अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, ५ वा मजला ,दालन क्र.५२२ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 

अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार), ,था मजला ४ मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 

अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. AVIV, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 

अवर सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, ३ रा मजला ,दालन क्र.३१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२६९, २२८२६८११ 

अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२६० ( विस्तार ), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३८४७, २२८१४९७१ 

अवर सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय , मुख्य इमारत ,मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र .२२७९४१७६ 

अवर सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग, ५ वा मजला ,मंत्रालय, मुख्य इमारत ,मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 

अवर सचिव (आस्थापन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), पहिला मजला ,मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 

अवर सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 

अवर सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला ,दालन क्र.२१९ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 

अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला ,दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 

अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, २२८२०२०१ 

अवर सचिव (आस्थापन), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३४१८ 

अवर सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 

अवर सचिव (आस्थापन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 

अवर सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकोय इमारत, 
१० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 

अवर सचिव (आस्थापन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
शासकीय इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 

अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला ,मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०३१ 


२२ fork सचिव (आस्थापना), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, १५ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मंत्रालयासमोर, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२८७३७५५, 
२२७९३१३१ 
अवर सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१७ (विस्तार), मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६४२ 

अवर सचिव (आस्थापन), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ४ था मजला ,दालन क्र.४३९ (विस्तार), मंत्रालय , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३९१४ 
अवर सचिव (आस्थापना), महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई -३२ दूरध्वनी क्र. २२७९४१४१, २२८२४९६६ 

अवर सचिव (आस्थापना), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९३९६७/२२०४८३०६/२२०४७२३६ 
अवर सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ७ वा मजला मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४१८३२२०२५६०८/ 


अवर सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा , मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालये 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२२ च्या परीक्षेमधून बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात शिफारस 


झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 
उमेदवाराचे नांव te | 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे 
नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद (लिपिक- 
टंकलेखक) मराठी/इंग्रजी 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 

अवर सचिव (कार्यासन प्रशा-३ (98-39 }, 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२. 
महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक: एएससी १५२४ / प्र.क्र. १५ /प्रशा-३ (१४-आअ), दिनांक ८ 
फेब्रुवारी, २०२४ मला मिळाले. त्यानुसार 
कार्यालयात मी दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 
कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 
टीप- १. नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. 
अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल 
याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


२. ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस 
यादीतील शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


मंत्रालयीन विभाग 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२२ च्या परीक्षेमधून मंत्रालयीन विभागात शिफारस झालेल्या 


उमेदवारांचा रुजू अहवाल 
उमेदवाराचे नांव || 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे 
नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद (लिपिक- 
टंकलेखक) मराठी/इंग्रजी 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 

अवर सचिव (कार्यासन प्रश्ञा-३ (१४-ओ)), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२. 
महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५२३ / प्र.क्र. १५ /प्रशा-३ (98-3), दिनांक ८ 
फेब्रुवारी, २०२४ मला मिळाले. त्यानुसार 
कार्यालयात मी दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 
कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 
टीप- ३. नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. 
अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल 
याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


४. ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस 
यादीतील शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२२ च्या परीक्षेमधून बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात 
नियतवाटप केलेल्या आयोगपुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन-१४आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


क्रमांक: (विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक- फेब्रुवारी,२०२४ 


विषय: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्‍ती . 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०२२ 

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्रमांकःएएससी १५२४/प्र.क्र.१५/ प्रशा-३ (48-3), 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भाधीन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(अ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्‍यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत 
असल्याने त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत 
जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या 
उमेदवारांचे मूळ अर्ज सोबत परत पाठविण्यात येत आहे. 


सहपत्र - वरीलप्रमाणे. 


दिनांक - फेब्रुवारी,२०२४ (नियुक्‍ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम) 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२२ च्या परीक्षेमधून मंत्रालयीन विभागात नियतवाटप केलेल्या 
आयोगपुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन-१४आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


क्रमांक: (विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक - फेब्रुवारी,२०२४ 


विषय: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्ती . 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०२२ 

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्रमांक:ःएएससी १५२४/प्र.क्र. १५ /प्रशा-३ (98-3), 
दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भाधीन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(आ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्‍यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत 
असल्याने त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत 
जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या 
उमेदवारांचे मूळ अर्ज सोबत परत पाठविण्यात येत आहे. 


सहपत्र - वरीलप्रमाणे. 


दिनांक - फेब्रुवारी,२०२४ (नियुक्ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम) 


WeRTsS sir 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


मुख्य कार्यालय : ५, ७, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२९ ९,२२७९८९०० 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, फोर्ट, मुंबई-४००००१  ९,२२९०२२२२ 
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsconline.gov.in 


क्रमांक : -०४२१/सीआर-०१/२०२१/जाहिरात जाहिरात क्रमांक : ०७७/२०२२ 
महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०२२ 
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण २२८ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क 
सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षा-२०२२, शनिवार, दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील एकूण ३७ जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल :- 
२. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या विविध संवर्गातील पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


भ.ज. | भ.ज. | इ.मा.व. | वि.मा.प्र. | आ.दु.घ. | एकूण fo UHV प 
@®) | © आरक्षित पदे 


शिका अ.जा. | अ.ज. | विजा. | भ.ज. 
(अ) (ब) 
2.2 उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग :- 

उद्योग निरीक्षक, गट-क, उद्योग संचालनालय (एकूण ६ पदे) 


पदसंख्या [1-]१ | - [१ | - [-[ रे | - | - [३३ २ q 
रिक्‍त जागांचे WATT सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

(१) सर्वसाधारण |_-- | १ | - | १ | -- | | - | g | - | | - | 3 १ डू 

(२)महिला | -- | -[ - | - | -- | - [| १ | - | - | g g २ 

(३) माजी सैनिक | -- | | -- | | -- | | - | | | | - | | - | } - | | - | | | | | | = | 

(४) f-[|-[- [-[-[-[-] - [ - [| - | - |[__-- | 

Ref 

@mm [| 

2.2 गृह विभाग :- 

दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क (एकूण ९ पदे) 

पदसंख्या १[- | - [११ | ९ १] - [ 2 ८ g ९ 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

(१) सर्वसाधारण | १ | -- | -- | ९ १ १ १ | - | २ ७ १ ८ 

(२)महिला | - | - | - | - | - | - | - | - |] 8 १ Fo | 

(३) माजी सैनिक | = | | - | | = | | - | | --_ | = | | | i o- | | - | | | | = | | = | 

ae |-1-)- 1-1] [= ७ 2.4 = 


(4) दिव्यांग एकूण १ पद - स्वमग्नता (Autism) / मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण 
अक्षमता (Specific Learning Disability) / मानसिक आजार (Mental 111255) तसेच एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व 


(६)अनाथ fo 

२.३ वित्त विभाग :- 

कर सहायक, गट-क, (एकूण ११४ पदे) 

पदसंख्या १४ | ६ ३ ३ | x 3 २१ २ १२ RC ¥E aay 

रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

(१) सर्वसाधारण | ७ 3 R R २ R ११ १ ष्‌ ३५ २३ ue 

(२) महिला ¥ २ १ १ १ ऱि १ डं २१ ax ३५ 

(3) माजीसैनिक | २ g | - | | | g | - | 3 } = | र ९ \9 gq 

(४) खेळाडू १ | - | - | -- | -- | - | ९१ | - | 8 3 २ ष्‌ 

(५) दिव्यांग | एकूण ०५ पदे (०२ पदे - अंध/अल्पदृष्टी (3 / Low Vision), ०१ पद - अथवा Sad (Deaf / 
Hard Hearing), ०१ पद - अस्थीव्यंगता / ATA पक्षचात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्‍त (Leprosy Cured) / शारीरिक वाढ 
खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (५० Attack Victims) / स्नायु विकृती (Muscular Dystrophy, ०१ पद - स्वमग्नता 


(Autism) / मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific Learning 
Disability) / मानसिक आजार (Mental Illness, ) तसेच बहिरेपणा ब अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व 
(६) अनाथ एकूण - ०१ पद 


२.४ सामान्य प्रशासन विभाग :- 


लिपिक-टंकलेखक (मराठी), गट-क, (एकूण ८९ पदे) 
Lad 


अ.जा. | अ.ज. | fam | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | इ.मा.व. | fama | आ.दु.घ. | एकूण aa पदे | एकूण पदे 
(अ) @ | (क) | © आरक्षित पदे 
पदसंख्या é १ g ¥ १ ११ शिळ य्य १२ श्र ४७ ८९ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
| (१) सर्वसाधारण | g g g १ १ ६ | - [ 4 Ro र्ड *¥ 
(२) महिला ३ २ | - | - | २ | - | २ | - | * १३ १३ २६ 
(३) माजी सैनिक g g | - | | - | g | - | २ | - | Q ७ ७ BY 
(४) खेळाडू | - | - | - | १ | = | १ र ३ प्‌ 


(५) दिव्यांग एकूण ४ पदे [(१) १ पद- अंध/अल्पदृष्टी),(२) २ पदे -कर्णबधिरता अथवा ऐकुयेण्यातील दुबलता, (३) १९ पद - स्वमग्नता(सोम्य), 
बिशिष्ट शिक्षण अक्षमता, मानसिक आजार तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व.] 


२.५ सामान्य प्रशासन विभाग :- 


लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी), गट-क, (एकूण to पदे) 
१ zw 


पदसंख्या १ -_]_- [१ | - | १ |] - [8 प्‌ प्‌ १० 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

| (१) सर्वसाधारण | १ el ee ee ee ¥ 2 द 
Que | -- | - |_- | - | -- | - | १ [| - | - | १ २ ३ 
(३) माजी सैनिक | | | _-- | | - | | -- | | -- | | - | | - | | = | | - | | = | g १ 
(४)खेळाडू | -- | -] - | -- |_-- | - |_--_|__--_ | - [| - | - | - | 
(५७)दिव्या ee 

(अनाथ |. a 


३. पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे आयोजित करण्यात येतील:- 


अ.क्र |... परीक्षा ||| वार व दिनांक 

महाराष्ट्र गट-क सेबा मुख्य परीक्षा - २०२२ संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ । शनिवार, दिनांक ४ फेब्रुवारी, २०२३ 

१ । महाराष्ट्र गट-क संबा मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ शनिवार, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२३ 
लिपिक-टंकलेखक 

२ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ शनिवार, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२३ 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

३ | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ शनिवार, दिनांक ०४ मार्च, २०२३ 
कर सहायक 

४ | महाराष्ट्र गट-क सेबा मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ शनिवार, दिनांक ११ मार्च, २०२३ 
उद्योग निरीक्षक 

४. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 


५. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

५.१ पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल/बाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 

५.२ पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. तसेच याबाबतची घोषणा/सूचना वेळोवेळी 
आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या घोषणा/सूचनांच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून 
भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 

५.३ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून सुधारित/अतिरिक्‍त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारी सर्व पदे पूर्व परीक्षेच्या 
निकालासाठी विचारात घेण्यात येतील. 

५.४ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गामध्ये काही मागास प्रवर्ग ब समांतर आरक्षणाची पदे (महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, दिव्यांग व्यक्‍ती, अनाथ) उपलब्ध 
नाहीत. तथापि, जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रांमध्ये जाहिरातीत नमूद 
नसलेल्या मागास प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान पदसंख्येमध्ये बदल/वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सदर 
बदललेली पदसंख्या/अतिरिक्‍त मागणीद्वारे प्राप्त संवर्गातील पदे पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल. यास्तव पूर्व परीक्षेच्या 
जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे अथवा पदसंख्या कमी असल्यामुळे पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची व त्यामुळे निवडीची संधी 
वाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही. 

५.५ महिला, खेळाडू , माजी सैनिक, दिव्यांग तसेच अनाथांसाठीचे समांतर आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

५.६ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्याबयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी 
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रौमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अनुसूचित जाती ब अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे 
आवश्यक आहे. 


५.७ विमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्‍या जमाती (क) ब भटक्या जमाती (S) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून 
आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य ब पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा 
विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल. 

५.८ एखादी जात/जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र 
उमेदवाराकडे अर्ज करतानाच उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील. 

५.९ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच 
शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.१० आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :राआधो-४०१९/प्र.क्र.२१/१६-अ, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ व दिनांक ३१ मे, २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. 

५.११ अद्ययावत नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र/आथिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरित केलेले ब अर्ज 
सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास AT असणारे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

4.22 सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या बयोमर्यादेमध्ये सबलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) 
पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यबाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

५.१३ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या बयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
(मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी 
त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

५.९४ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या 
संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल. 

५.१५ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतींचा दाबा करणा-या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / 
आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्बीचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे 
अनिवार्य आहे. 

५.१६ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

५.१७ खेळाडू आरक्षण :- 

५.१७.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग, क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण वब क्रीडा विभाग, क्रमांक : संकोर्ण- 
१७१६,प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, दिनांक ३० जून, २०२२ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू 
आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सबलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.१७.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रोडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत 
असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा 
तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे. 

५.१७.३ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, 
याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच 
सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही. 

५.१७.४ कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले 
प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील 
निबडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा 
संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

५.१७.५ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित 
उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

५.१८ दिव्यांग आरक्षण :- 
५.१८.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.१९४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ 
तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 
५.१८.२ प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या संवर्ग/पदांच्या बाबतीत खालीलप्रमाणे संबंधित संवर्गाची पदे दिव्यांगांकरीता सुनिश्‍चित करण्यात आली आहेत:- 


अ.क्र. पदाचे नांव शासन 2 दिव्यांगत्वाचा उपप्रकार 
aa nee: शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा ब कामगार विभाग, क्रमांक: र ane 
a उद्योग संचालनालय इएसटी-३४१७/प्र.क्र.१९९/उद्योग-३, दिनांक २६ फेब्रुवारी, (3) OA, OL, BL, OAL, LC, DW, AAV, 
उद्याग सचालनालय २०२१ (4) ASD(M),SLD, MI 
(5) MD involving (1) to (4) above 
२ | ea निरीक्षक, राज्य | शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक: एमआयएस- i Lee 
उत्पादन शुल्क १०२०/प्र.क्र.१९१७/राउशु-१, दिनांक २९ जुलै, २०२१ (3 hab iavatitaginie (1) and (2) 
(1) B, LV 
3 कर सहायक शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विकवि- : oa Gh BL, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MD 
दिनांक , BA, BL, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
१०२१/प्र.क्र.१३/वि.प्र.-४, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१ (4) ASD (M, MoD), SLD, MI 
(5) MD involving (1) to (4) above 
(1) 8, LV 
oe निर्णय. विभाग. ih: ची (2) 0, HH 
v लिपिक- तासन ed मातत विभाग, क्रमांक:कअस (3) OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
१३१९/प्र.क्र.७४/१४-ब, दिनांक २६ HAART, २०२१ (4) ASD (M), SLD, MI 
(5) MD involving (1) to (4) above 


4.96.3 दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. 
५.१८.४ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग/पदाकरीता पात्रता शासनानाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 
५.१८.५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 
५.१८.६ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्‍ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी / सबलतीसाठी 
पात्र असतील. 
५.१८.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:- 
(१) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार 
अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सबलती 
(२) दिव्यांगत्याचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्‍चित केले असल्यास 
नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी-सवलती 
५.१८.८ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या THAT SAAT इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य 
बिभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in 
अथवा SADM या संगणकौय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 
५.१९ अनाथ आरक्षण :- 
५.१९.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला ब बालविकास विभाग, क्रमांक : अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ तसेच 
यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 
५.१९.२ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे; त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल. 
५.१९.३ पूर्व परीक्षेच्या अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी त्यांचेकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच 
दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र ब महाराष्ट्र 
राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा 
बिचारात घेतला जाणार नाही. 
५.२० माजी सैनिकांकरीता आरक्षण :- 
५.२०.१ उमेदवार स्वत: माजी सैनिक असल्यास त्याने त्याबाबत स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यास माजी सैनिकांना अनुज्ञेय असलेले लाभ 
मिळणार नाहीत. 
५.२०.२ माजी सैनिकांकरीता आरक्षणासंदर्भातील तरतुदी शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार असतील. 
५.२०.३ आवशयक प्रमाणपत्र :- 
(४) सैनिकी सेवेतून मुक्‍त केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र:- 
माजी सैनिकांसाठी असलेल्या वयोमर्यादा व आरक्षणाचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी विहित नमुन्यात सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 


(२) जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र:- 
उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गामध्ये समाविष्ट होत असेल, त्या प्रवर्गासंबंधीचे जात प्रमाणपत्र तसेच वैध नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) सादर करणे आवश्यक आहे. 


६. वेतनश्रेणी :- 
अ.क्र. पदाचे नाव वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 
| 8 | उद्योग निरीक्षक,उद्योग संचालनालय S-83 : ३५४००-११२४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते. 
२ | दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क S-22 : ३२०००-१०१६००अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
३ | कर सहायक 8-८ : २५५००-८११००अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
४ | लिपिक-टंकलेखक S-& : १९९००-६३२००अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
७. पात्रता :- 
७.१ भारतीय नागरिकत्व 
७.२ वयोमर्यादा :- 
अ. | बयोमर्या शिळा कळकळ 
क्र गणण्याचा किमान | कमाल | प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाण दिव्यांग 
दिनांक अमागास / णं मागासवर्गीय/ खेळाडू व अल्पसेवा राजादिष्ट उमेदवार 
मागासवगीय अनाथ/ अधिकारी 
/ आ. दु. घ. आ. दु. घ. | अमागास | मागासवर्गीय हि मागासवर्गीय 
/ आ. दु. घ. / आ. दु. घ. 
ae ३८ -- सेवा ४३-- सेवा याच्या 
दि उद्योग निरीक्षक, क , १९ ३८ ४२ वड्डे x3 कालावधी-३ | areraet4 | TT 
२०२२ 4 sae वर्षापर्यंत 
0र्‍र्‍पप्क्पक्कसि््ेशणिप््क््फ्ॅलॅशक््प्प्प्क्ण्क्क्णक्ण्प्प्ण्ण्ण्दक्सेवा जसत 
२ | दुय्यम निरीक्षक, % नोव्हबर, शट ३८ ¥3 श्रे ४३ कालावधी --२ | कालाबधी-- | TA 
२०२२ व - वषे वर्षापर्यंत 
ae ३८ -- सेवा ४३-- सेवा त्या 
३ | कर सहायक र्र भे Ro ३८ ¥3 ¥3 ४३ कालावधी +3 | areata | TY ‘ 
२०२२ वषे ag वर्षापर्यंत 
wae ३८ -- सेव ४३-- सेव वगाच्या 
४ | लिपिक-टंकलेखक कक ; १९ ३८ ४३ v3 ४३ कालावधी 4-३ | कालाबधी- | TTS 
२०२२ aa ae वर्षापर्यंत 
७.३ शासन , सामान्य प्रशासन , क्रमांक:- HAH: Ta, -२०२१९/प्र.क्र.६१ -१९२, दिनां , २०२१ अनुसार दिनां 
मार्च, २०२० ते ९७ डिसेंबर, २०२१९ या कालावधीत वयाधिक ठरणारे उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र असतील. 
७.४ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 


७.५ शैक्षणिक अर्हता :- 
७.५.१ उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्ग वगळता इतर संवर्गासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवीस समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता. 
७.५.२ उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्गाकरीता शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे राहील :- 
'१) सांविधिक विदयापीठाची, अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या 
वास्तुविद्या, नगररचना इत्यादी विषयांव्यतिरिक्‍त) किंबा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका, किंवा 
"२) विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी. 
७.५.३ पदविका/पदवीच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र असतील. परंतु मुख्य परीक्षेकरीता अर्हताप्राप्त ठरल्यास मुख्य 
परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पद्धतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदविका/पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील. 
७.५.४ अंतर्वासिता किंबा कार्यशाळेतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचा अर्ज/माहिती स्वीकारण्याच्या विहित 
दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे. 
७.५.५ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे. 
७.६ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी टंकलेखन अर्हता :- 
9.8.2 कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी उपरोक्‍त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे टंकळेखन अर्हता असणे आवश्यक आहे:- 


लिपिक-टंकलेखक 
मराठी इंग्रजी 


मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द |मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति |इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान wo शब्द प्रति 
प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग | मिनिट या अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य | मिनिट या अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र 
किमान vo शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे | प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी | परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष 
शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण | शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली | म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 

७.६.२ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ अथवा तदनंतर शासनाने वेळोवेळी 
आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर 
टायपिंग इंग्रजी ४० शब्द प्रति मिनिट (लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारार्ह आहे. 

७.७ अ्हता/पात्रता गणण्याचा दिनांक :- 
७.७.१ मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित अंतिम दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असणे अनिवार्य आहे. 
७.७.२ MAHA वाणिज्य परीक्षा मंडळाची विहित टंकलेखन अर्हता मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त करणे आवश्यक आहे. 
७.८ टंकलेखन अर्हता धारण करण्यातून तात्पुरती सूट (कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता):- 

७.८.१ दिव्यांग उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अपंग-२०१६/प्र.क्र.११६/१६- 
अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय 
असल्यामुळे दिव्यांग आरक्षणाचा दाबा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही. 

७.८.२ माजी सैनिक वर्गातून अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांनी विहित टंकलेखन अर्हता धारण केली नसेल अशा उमेदवारास, शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक १३ जून, २०१९ अन्वये त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ 
संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे माजी सैनिक आरक्षणाचा दाबा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही. 

७.८.३ अनाथ उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अनाथ- 
२०२२/प्र.क्र.८४/श्का-०३, दिनांक ०७ जुलै, २०२२ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ 
संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही. 

७.९ शारीरिक मोजमापे/अर्हता :- 
दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे 


कर सहायक 


आवश्यक आहे:- 
पुरुष महिला 
(१) उंची - किमान १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) (९) उंची - किमान १५५ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - किमान ७९ से.मी. आणि फुगवून त्यापेक्षा ५ से.मी. जास्त.  । (२) वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. 


८. निवडप्रकिया :- 
८.१ जाहिरातीमध्ये नमूद अर्हता/पात्रतेविषयक अटी किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार शिफारशीसाठी पात्र असणार नाही. 
८.९ सेवा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया खालील सेवा प्रवेश नियम अथवा तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणा-या सुधारणा तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी 
सुधारण्यात येणाऱ्या कार्यनियमाबलीतील तरतुदींनुसार राबविण्यात येईल :- 
(१) उद्योग संचालनालयातील उद्योग निरीक्षक, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम, २०२१ 
(२) राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील दुय्यम निरीक्षक, (सेवाप्रवेश) नियम २००९ 
(३) विक्रोकर विभागातील कर सहायक, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम २०१३ 
(४) लिपिक-टंकलेखक, गट-क(सेवाप्रवेश) नियम २०१८ 
९. परीक्षेचे टप्पे — 
(एक) पूर्व परीक्षा - oo गुण 
(दोन) मुख्य परीक्षा - २०० गुण 


९.१ विविध संवर्गाकरीता भरती प्रक्रिया खालीलप्रमाणे APA STATA दर्शविलेल्या टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 


अ.क्र. ae ट्प्पे संयुक्‍त पूर्व परीक्षेचे गुण ख्य परीक्षेचे गुण परीक्षेचे गुण! 
९ उद्योग निरीक्षक, २०० 
२ | दुय्यम निरीक्षक, संयुक्‍त पूर्व परीक्षा व १०० प्र 
3 कर सहायक स्वतंत्र मुख्य परीक्षा २०० 
४ | लिपिक-टंकलेखक २०९ 


९.२ संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज करणा-या उमेदवारांना, ते वरीलपैकी एक, दोन, तीन, किंबा चारही संवर्गासाठी बसू इच्छितात किंवा कसे याबाबत 
बिकल्प (Option) द्याबा लागेल. 
९.३ संबंधित संवर्गाकरीता उमेदवाराने दिलेला/ले विकल्प हा/हे संबंधीत संवर्ग भरतीकरीता अर्ज समजण्यात येईल/येतील. 
९.४ संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस अर्ज करताना दिलेला विकल्प तसेच, भरावयाच्या पदसंख्येच्या आधारे, संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र कराबयाच्या उमेदवारांची संख्या 
निश्‍चित करुन, सामाईक पूर्व परीक्षेच्या आधारे चारही संवर्गाकरीता पूर्व परीक्षेचा स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येईल. 
९.५ मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 


९.५१ मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगाकडून निश्‍चित केलेल्या सीमांकन रेषा व मर्यादेनुसार मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी अर्हताप्राप्त ठरणाऱ्या तसेच 
जाहिरात/अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व अन्य अटींची पूर्तता करणा-या उमेदवारांस मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. 


९.५.२ मुख्य परीक्षेकरीता आयोगाच्या कार्यालयाकडून अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळाद्वारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी 
पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे अर्ज करता येईल. त्यावेळी मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगाने विहित केलेल्या पद्धतीने परीक्षा केंद्र निवडून परीक्षा-शुल्क 
बिहित मुदतीत सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. 


९.५.३ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक संबर्ग/पदाच्या परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित 
परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. 


९.५.४ संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज करतेवेळी आवश्यक शैक्षणिक अथवा टंकलेखन अर्हता नसल्यास व शैक्षिणक अथवा टंकलेखन अर्हता, मुख्य परीक्षेकरीता 
आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त केल्यास, अशा उमेदवाराला शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्याचा दिनांक नमूद करता 
येईल. इतर कोणत्याही दाव्यामध्ये बदल करता येणार नाही. 


९.६ संवर्गाचा पसंतीक्रम (केवळ लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता):- 
९.६.१ मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पध्दतीने अर्ज सादर करताना लिपिक-टंकलेखक संवर्गापैकी ज्या संवर्गासाठी अर्ज केला आहे, तो संवर्ग (लिपिक-टंकलेखक 
मराठी अथवा इंग्रजी) नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच, दोन्ही संवर्गासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास त्याप्रमाणे नमूद करणे आवश्यक आहे. 
९.६.२ पसंतीक्रम दर्शविलेल्या संवर्गाकरीता टंकलेखनाचे विहित मर्यादेचे अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास संबंधित संवर्गाचा पसंतीक्रम रद्द करण्यात येईल. 
९.६.३ संवर्गाचा पसंतीक्रम नमूद करण्याची फक्त एकच संधी खालील अटींबर देण्यात येईल:- 
(१) पसंतीक्रम ऑनलाईन पध्दतीने मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज सादर करतानाच अर्जामध्ये दर्शविणे आवश्यक राहील. 
(२) पसंतीक्रम दर्शविलेल्या संवर्गाकरीता टंकलेखनाचे विहित मर्यादेचे अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास संबंधित संवर्गाचा पसंतीक्रम रद्द करण्यात येईल. 
(३) पसंतीक्रम आयोगास सादर केल्यानंतर पसंतीक्रमामध्ये बदल करण्यासंबंधीच्या विनंतीचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही. 
१०. भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे(012 out option) :- 
१०.१ प्रत्येक संवर्गाच्या अंतिम शिफारशीपूर्वी सर्वसाधरण गुणवत्ता यादी (Merit List) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 
१०.२ सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या आधारे “ भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे (Opting Out)” हा पर्याय आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात 
येईल. 
१०.३ “ भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडणे ” पर्याय सादर करण्यासाठी उमेदवारांना सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात 
येईल. 
१०.४ आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे उमेदवारांकडून प्राप्त “ भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडणे ” हा पर्याय लक्षात घेऊन अंतिम शिफारस यादी तयार करण्यात येईल. 
१०.५ पदभरतीकरीता भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडणे याबाबतची कार्यबाही फक्त आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे विहित कालावधीमध्ये करणे अनिवार्य आहे. 
यासंदर्भातील इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या तसेच नंतरच्या टप्प्याबर पर्याय रद्द करण्यासंदर्भात केलेल्या विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 
१९. टंकलेखन कौशल्य चाचणी (केवळ लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता):- 
११.९ दिव्यांग आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या तसेच माजी सैनिक आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या 
नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे अशा उमेदवारांना टंकलेखन चाचणी अनिवार्य नाही. 
92.2 लिपिक-टंकलेखक (मराठी), लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) तसेच कर सहायक या तीन संवर्गातील पदभरतीकरीता संगणक प्रणालीवर आधारित स्वतंत्र टंकलेखन 
कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल. 
११.३ टंकलेखन कोशल्य चाचणी ही केवळ अर्हताकारी/पात्रता (Qualifying) स्वरुपाची असेल. 
११.४ लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्गाच्या भरावयाच्या पदांच्या तीनपट उमेदवार टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरीता पात्र ठरविण्यात येतील. 
११.५ लिपिक-टंकलेखक (मराठी), लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) ब कर सहायक संवर्गाकरीता स्वतंत्रपणे टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येतील. कर सहायक 
संवर्गाकरीता मराठी ब इंग्रजी या दोन्ही चाचणीमध्ये ssa HRA (Qualifying) ठरणे आवश्यक असेल. 


११.६ टंकलेखन कोशल्य चाचणीचा तपशील :- 


अक्र. तपशील sd निकष 
(१) णीकरीता पात्र करावयाच्या उमेदवारांची संख्या भरावयाच्या पदांच्या तीनप 
(२) | टंकलेखन कौशल्य चाचणीचे स्वरुप लिपिक-टंकलेखक (मराठी) ताकारी (Qualifying) 
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) अहताकारी (Qualifying) 
कर सहायक दोन्ही भाषेत अर्हताकारी (Qualifying) 
(३) णीचे निकष 
टंकलेखन शब्द प्रतिमिनिट KDPH वेळ 
(Key Depressions Per Hour) 
[est | ¥o १२००० १० मिनिटे (दिव्यांग उमेदवार १५ मिनिटे) 
|मराठी. | ३० ९००० १० मिनिटे (दिव्यांग उमेदवार १५ मिनिटे) 
(४) । टंकलेखनाची गती मोजण्याची पध्दत मजकुर संगणकावर विहित कालावधीत टंकलिखित 
करण्याच्या उमेदवाराच्या अचूकतेवर 
(५) चुका/त्रुटी गणण्याचे प्रमाण दोन दशांशपर्यंत 
(६) /चुका एकूण कळ अवनमन (Key Depression) च्या प्रमाणात 
(७) | पात्रतेसाठी सीमांकन मयांदा/रेषा ।अराखोबे sd ७% 
मागास प्रवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, १०% 
अनाथ व दिव्यांग 
(८) | परिच्छेदाचे लेखन सांगणारा व्यक्‍ती (Passage Dictator) ची उपलब्धता अंध/अल्पदृष्टी उमेदवारांना त्यांच्या मागणीनुसार(लागू 
असल्यास) 


११.७ लेखनिक/सहायकाची मागणी करणा-या अंध/अल्पदृष्टी उमेदवारांना त्यांच्या मागणीनुसार परिच्छेदाचे लेखन सांगणारा व्यक्‍ती (Passage Dictator) उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. (लागू असेल त्याप्रमाणे) 
११.८ टंकलेखनातील त्रुटी/चुकांसंदर्भात एकूण कळ अवनमन (Key Depression) च्या शेकडा प्रमाणात त्रुटी/चुका पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. 
११.९ टंकलेखन कौशल्य चाचणी करीता उपस्थित उमेदवारांना संगणक/किबोर्ड/इत्यादी हाताळताना सुलभता व्हावी, याकरीता उमेदवारांना प्रत्यक्ष चाचणी सुरु 
होण्यापूर्वी १० मिनिटांची सराव चाचणी देता येईल. त्यानंतर ३ मिनिटांचा विश्रांतीकाळ राहील व तदनंतर १० मिनिटांची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात येईल. 
११.१० टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरीता उमेदवारांना संबंधित भाषेतील परिच्छेद तसेच सदर परिच्छेदातील कळ अवनमन संख्या उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
११.१शलिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) ब कर सहायक संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार प्रस्तुत पदांकरीता टंकलेखन प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. 
१२. पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज करण्याची पध्दत :- 
१२.९ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :- 
(एक) आवश्यक असल्यास खाते अद्ययावत करणे. 
(दोन) विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करुन अर्ज सादर करणे . 
(तीन) परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे. 
(चार) जिल्हा केंद्र निवड करणे. 
१२.२ विहित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे अपलोड करणे :- 
(एक) प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने पूर्व परीक्षेकरीता अर्ज सादर करताना खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक ब अनाथ आरक्षणाचा दावा 
करणाऱ्या उमेदवारांव्यतिरिक्‍त अन्य उमेदवारांना कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही. 


(दोन) खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक ब अनाथ आरक्षणाचा दाबा करणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता आजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार 
जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करणे अनिवार्य आहे :- 
अ.क्र. प्रमाणपत्र/कागदपत्र q केमान प कमाल प 
wite | साईज (KB)| साईज (KB) 
le पात्र दिव्यांग व्यक्‍ती असल्याचा पुरावा (लागू असेल त्याप्रमाणे) PDF &o ५०० 
२ खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा (लागू असेल त्याप्रमाणे) PDF Ko ५०० 
३ अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा (लागू असेल त्याप्रमाणे) PDF Ko ५०० 
v पाजी सैनिक आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा (लागू असेल त्याप्रमाणे) PDF ko ५०० 
खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक अथवा अनाथ आरक्षणाचा दावा असल्यास ०" 
& अधिवास PD 4o ५०० 
अधिवास प्रमाणपत्र 
(तीन) उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' प्रकरण क्रमांक चार तसेच प्रस्तुत मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे. 


(चार) खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक ब अनाथ आरक्षणाच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/फागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही. 
१२.३ सर्वसाधारण :- 

(एक) अर्ज फक्त आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येतील. 

(दोन) अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ :- https://mpsconline.gov.in 

(तीन) अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

(चार) आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
१२.४ जिल्हा केंद्र निवड :- 

एक) अर्ज सादर करतानाच जिल्हा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. 

(दोन) जिल्हा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही 


(तीन) एखादे जिल्हा केंद्र कार्यान्बित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा केंद्रांवर उमेदवारांना प्रवेश देण्याची क्षमता ओलांडली गेली तर ते 
जिल्हाकेंद्र निवडलेल्या उमेदवारांची बैठक व्यवस्था जवळच्या दुस-या जिल्हा केंद्रावर करण्यात येईल. 

(चार) एकदा निवडलेल्या जिल्हा केंद्रामध्ये अथवा आयोगाने निश्‍चित केलेल्या परीक्षा उपकेंद्रामध्ये बदल करण्याची विनंती कोणत्याही कारणास्तव 
मान्य करण्यात येणार नाही. 

(पाच)वरीलप्रमाणे जिल्हा केंद्रनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या कायमस्वरुपी रहिवासाच्या पत्त्याच्याआधारे संबंधित 
महसुली मुख्यालयाच्या जिल्हाकेंद्रावर किंबा नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व 
आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

१२.५ परीक्षा शुल्काचा भरणा:- 

१२.५.१ परीक्षा शुल्क (रुपये) : 

(एक) अमागास - रु. ३९४/- 

(दोन) मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ/दिव्यांग - रु. २९४/- 

(तीन) माजी सैनिक - रु. ४४/- 

(चार) उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्‍त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्‍त असतील. 

(पाच) परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे. 

१२.५.२ अर्ज सादरीकरणाचे टप्े पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध होणाऱ्या ‘Submit and Pay fees’ या बटनवर क्लिक केल्यानंतर किंबा मुख पृष्ठावरील 'माझे 
खाते' या सदराखालील अर्ज केलेल्या पदांच्या यादीतील ‘Fees not Paid’ अशी सद्यस्थिती लिहिलेल्या जाहिरात/पद/परीक्षेसमोरील ' Pay Now' 
या लिंकवर क्लिक करुन परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल. 

१२.५.३ परीक्षा शुल्काचा भरणा खालील दोन पध्दतीने करता येईल:- 

(एक) ऑनलाईन पध्दतीने :- 

(९) भारतीय स्टेट बँक तसेच कक्‍्विकवॉलेट यापैकी कोणत्याही एका पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगद्वारे 
परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

(२) परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँक खात्यामधून परीक्षा शुल्काच्या रकमेची वजावट झाल्यावर परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे 
झाला (Payment Successful) असल्याचा संदेश आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या पृष्ठावर प्रदर्शित झाल्याशिवाय व परीक्षा 
शुल्काची पावती तयार झाल्याशिवाय संकेतस्थळावरील संबंधित पृष्ठाबवरून आणि/अथवा खात्यातून लॉगआऊट होऊ नये. 

(३) परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी झाला आहे किंबा कसे, याची 
स्थिती (5७॥ए३)लगेचच अवगत होईल. खात्यातून Logout होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क यशस्वीपणे भरले असल्याबाबत व बँकेकडून 
व्यबहार (Transaction) FAT असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे. 

(४) कोणत्याही कारणामुळे विहित कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे करणे शक्‍य न झाल्यास अर्ज 
करण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर दोन दिवसापर्यंत परीक्षाशुल्काचा भरणा ऑफलाईन पद्धतीने करण्याकरीता चलनाची प्रत घेता येईल. 

(दोन) ऑफलाईन पध्दतीने :-चलनाद्वारे 
चलनाद्वारे परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याचा विकल्प निवडल्यास उपलब्ध होणारी चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 
शाखेत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत विहित अंतिम दिनांकापूर्वी परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल. तथापि, चलनाची प्रत घेणे व बँकेत 
शुल्क जमा करणे, यामध्ये किमान तीन तासांचे कालावधी राहील, याची दक्षता घ्यावी. 

१२.५.४ परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या/अधिसूचनेच्या 
अनुषंगाने विहित दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तब व्यबहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची 
आयोगाकडून दखल घेतली जाणार नाही. 

१२.५.५ विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करु न शकलेल्या उमेदवारांचा संबंधित भरतीप्रक्रियेकरीता विचार केला जाणार नाही. यासंदर्भात 
आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांमधील संबंधित तरतुदींचे अबलोकन करणे उमेदवारांच्या हिताचे राहील. 

१२.५.६ अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया/कालावधी :- 


= 


अ.क्र. तपशील विहित कालावधी 
दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२२ रोजी १४.०० ते 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी २३:५९ 

२ | ऑनलाईन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी २३:५९ 
भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत 


घेण्याचा दिनांक 


१ अर्ज सादर करण्याचा कालावधी 


३ दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी २३:५९ 


दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी 


x चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक fi 
हारे परीक्षा शुल्क भर दि बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये 


१३. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह काळावधीबाबत 


१३.१ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्यावेळी लेखनिक ब इतर सोयी सबलती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व 
बिशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : दिव्यांग२०१९/प्र.क्र.२००/दि.क.२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या “ लक्षणीय 


(Benchmark) दिव्यांग व्यक्‍तींच्याबाबत लेखी परीक्षा घेण्याबाबतची मार्गदर्शिका-२०२१९' तसेच तदनंतर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 


आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


१३.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 


प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 


१३.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे कौ आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 


उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 


१३.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

१३.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथबा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर 
कळविण्यात येईल. 

१३.६ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 
जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यापूर्वी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या “ दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना ” चे 
अवलोकन करणे उमेदवारांचे हिताचे राहील. 

१४. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
१४.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 
१४.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा 
१४.१.२हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली 
नसेल तर ती परीक्षा . 

१४.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा. 

१४.१.४ लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या 
मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ अथवा त्यानंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणांनुसार एतदर्थ मंडळाची विहित गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

१४.२ दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाकरीता :- 

१४.२.१ आयुक्‍त वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करतील अशा कालावधीचे, स्वरुपात आणि त्याठिकाणी शारीरिक प्रशिक्षण ब आसवनी प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. 

१४.२.२ प्रशिक्षणामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अंमलबजावणी केलेल्या कायदयांचा अभ्यास आणि त्या कायदयामध्ये विहित केलेली राज्य उत्पादन शुल्क 
अधिका-याची कार्ये आणि कर्तव्याबाबतच्या तदतुदी यांचा समावेश असेल. 

१४.२.३ नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन असेल. परिविक्षाधीन कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत वाढविता येईल. 

१४.२.४ परिविक्षाधीन कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल. परिविक्षाधीन कालावधी व प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले नाही किंबा विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही ती व्यक्‍ती सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१४.३ उद्योग निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, कर सहायक पदावर नियुक्त केलेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र राहील. 
१५. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१५.१ परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या संकेतस्थळावर (https://mpsconline.gov.in) उमेदवारांच्या 
प्रोफाईलद्वारे परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

१५.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१५.३ प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या आयोगाकडील नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. 
याबाबतची घोषणा आयोगाच्या संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्बी एक सप्ताह अगोदर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

१५.४ परीक्षेच्या दिनांकापूर्बी ३ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या आवश्यक पुराव्यासह आयोगाच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. 

१५.५ परीक्षेच्यावेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निबडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे 
ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

१५.६ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAN च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या उमेदवारांच्या 
बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar generation) ब आधार 
डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई-आधार वैध मानण्यात येईल. 

१५.७ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नाबांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित केलेले राजपत्र 
किंबा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे.. 

१६. परीक्षेस प्रवेश 
संबंधित परीक्षेच्या प्रवेशप्रमाणपत्राबर नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उमेदवारांना परीक्षेच्या उपस्थितीसाठी पात्र समजण्यात येईल. 

१७. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या hitps://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 
“ उमेदवारांकरीता माहिती ” विभागातील “ सूचना ” अंतर्गत “ सर्वसाधारण सूचना ” तसेच “ परीक्षा ” या सदराखालील “ परीक्षा योजना ” 
विभागातील “ महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा ” मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अबलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती/जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 


१८ . सदर जाहिरात आयोगाच्या hittps://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
ठिकाण : मुंबई. सह सचिव, जाहिरात 
दिनांक : २९ जुले, २०२२ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


(2) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्‍त मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास 
शिफारस/नियुक्‍तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र sre 


Nees AERTS लोकसेवा आयोग 


मुख्य कार्यालय : ५, ७, ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई - ४०००२९ ९२२७९५९०८० 


; फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, फोर्ट, मुंबई- ४००००९ ९,२२९०२२२२ 
Email ID : contact-secretary@mpsc.gov.in Website : https://mpsc.gov.in , https://mpsconline.gov.in 


क्रमांक : एनओटी-३६१७/सीआर-१३०/२०२२ जाहिरात क्रमांक :११३/२०२२ ते ११६/२०२२ 
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२२ 
जाहिरात क्रमांक ०७७/२०२२, दिनांक २९ जुलै, २०२२ नुसार आयोगामार्फत दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा 
संयुक्‍त पूर्व परीक्षा-२०२२ मधून भरावयाच्या उद्योग निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, कर सहायक तसेच लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) संवर्गाच्या दिनांक २६ 
डिसेंबर, २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा 
खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील :- 
अ. | जाहिरात शिका वार व दिनांक जिल्हा केंद्र 


क्र. क्रमांक 
| महाराष्ट्र गट-क GAT मुख्य परीक्षा - २०२२ मरावतो, औरंगाब 


शि शनिवार, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२३ 


संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ दिनाक मरावती, औरंगाबाद, 
२ | ११३/२०२२ | लिपिक-टंकलेखक शनिवार, दिनांक १९ फेब्रुवारी, ०२३ नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ दिनांक अमरावती, औरंगाबाद, 
शनिवार, दिनांक २५ फेब्रुवारी, मुंबई 
२ ११४/२०२२ दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क शनिवार, दिनांक २५ HAT, २०२२ नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 
गट- डा + ote n 
. महाराष्ट्र गट-क GAT मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ गोबर Rate ov ATE, 2023 अमरावती, ब 
११५/२०२२ | कर सहायक नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 
महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२२ पेपर क्रमांक २ दनांक , औरंगाबाद, 
५ | ११६/२०२२ | उद्योग निरीक्षक शिवार, विव MIE क नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे 


२. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या विविध संवर्गातील पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


ial अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. | भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | इ.मा.ब. व्यि aga. | एकूण [ee प एकूण प 
(अ) (ब) | (क) | @ आरक्षित पदे 
२.१९ उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग :- 
उद्योग निरीक्षक, गट-क, उद्योग संचालनालय (एकूण ६ पदे) 
पदसंख्या [- [१ | - [१ | - [- [| २ | - [ - [x २ रि 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

(१) सर्वसाधारण | -- | १ | - | १ | -- | - | १ | - | - | ३ १ डू 
(२)महिला | -- | -- | - | - | - | - | १ | - | - | 2 १ र 
(३) माजी सैनिक | | | -- | | = | | - | | | | - | | | | - | | | | oo | | | | oo | 
(४) खेळाडू | | | -- | | - | | - | | | | -_ | | - | | | | | | | | | | =| 
RT fo 111 

(६) अनाथ [1111111111 


2.2 गृह विभाग : 
दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क (एकूण ९ पदे) 


पदसंख्या १ |] - | - [१ | १ g १ |] - | 3 ८ g ९ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

लह १ [-[- [१ [१ | १ १] - [2 रि g टू 

(२)महिला | -- | -[ - | - | - | - | - ][ - | 8 g | | 

(3) माजी सैनिक | -_ | | --_ | | -- | | --_ | | -- | | --_ | | | | | | | | = | | = | | = | 

(४) खेळाडू | _-- | | -- | |__-- | | - | | -- | | - | | - | | - | | - | | = | | = | | =| 


(4) दिव्यांग 'एकूण १९ पद - स्वमग्नता (Autism) / मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण 
अक्षमता (Specific Learning Disability) / मानसिक आजार (Mental 1111655) तसेच एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व 
FMF 


शकि अ.जा. | अ.ज. | fam । भ.ज. | भ.ज. | भ.ज. | इमाव. | fw | आ.दु.घ. | एकूण 0.26 प एकूण प 
(अ) (ब)_ | (क) | (ड) आरक्षित पदे 

२.३ वित्त विभाग :- 

कर सहायक, गट-क, (एकूण ४८१ पदे) 

पदसंख्या ५९ | २७ | १४ | १२ | १६ ] ९ | ८७ Zip ४८ २८० २०१ ४८१ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

(१) सर्वसाधारण | २९ | १४ 9 9 9 ५ | डॅड डु २३ १४० १०० २४० 

(२) महिला १८ | ८ डू ¥ 4 3 २६ ३ १५ ८६ ६१ १४७ 

(३) माजी सैनिक | ९ x २ १ ३ g १३ १ ७ डर ३० ७१ 

(४) खेळाडू ३ | ९ १ | - | १ | - | ४ | - [ ३ १३ १० २३ 


(५) दिव्यांग  । एकूण १९ पदे (०५ पदे - अंध/अल्पदृष्टी (Blind / Low Vision), ०५ पदे - कर्णबधिरता अथवा ऐकुयेण्यातील दुर्बलता (Deaf / 
Hard Hearing), ०५ पदे - अस्थीव्यंगता / ATA पक्षचात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्‍त (Leprosy Cured) / शारीरिक वाढ 
खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल Seek (Acid Attack Victims) / स्नायु विकृती (Muscular Dystrophy, ०४ पदे - स्वमग्नता 
(Autism) / मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific Learning 
Disability) / मानसिक आजार (Mental 1111055, ) तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व 
(६) अनाथ एकूण - ०५ प 
२.४ सामान्य प्रशासन विभाग :- 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी), गट-क, (एकूण ५१० पदे) 


पदसंख्या ५९ ३० gq १६ | २१ | १२ ९६ १० 34 Rex २१६ ५० 
रिक्‍त जागां सामाजिक/समांतर आर! बिबरणपत्र - 

(९) सर्वसाधारण | २९ | १५ ८ ८_| १० | & | xe ५ | १८ १४६ १०८ २ष्ड 

(२) महिला शट ९ ¥ ष्‌ ने डू २९ ३ १० ८८ ६५ १५३ 

(३) माजी सैनिक ९ ष्‌ २ र Xx २ aw र ष्‌ wu ३२ ७७ 

(४) खेळाडू g १ १ | ९ ष्‌ १५ ११ २६ 


3 g | | र 
(५) दिव्यांग एकूण २१ पदे [ ०५ पदे- अंध/अल्पदृष्टी), ०६ पदे -कर्णबधिरता अथवा ऐकुयेण्यातील दुर्बलता, ०६ पदे - अस्थीव्यंगता / मेंदुचा 
पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्‍त (Leprosy Cured) / शारीरिक वाढ खुंटणे (Dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (१८ 
Attack Victims) / स्नायु विकृती (Muscular Dystrophy , ०४ पदे - स्वमग्नता(सौम्य), विशिष्ट शिक्षण अक्षमता, मानसिक आजार 
तसेच बहिरेपणा व अंधत्वासह एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व.] 
(६) अनाथ एकूण - ५ पदे 
२.५ सामान्य प्रशासन विभाग :- 
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी), गट-क, (एकूण ३१ पदे) 

२ | - | 


पदसंख्या २ g १] - ] ७ | - | * १७ aw ३१ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 

(१) सर्वसाधारण [- | १ | -- | १ १] - | af - | २ ट्र ७ १५ 
(२) महिला १| १ | - | -- | -- | - | २९ | - | ९ 4 ९ 
(३) माजी सैनिक १ | - | - | - | - | - | १ | - | ९ 3 २ ष्‌ 
(४) खेळाडू | -- |_--_ | - |-[-]-] १ | - [ - [१ श २ 
(५) दिव्यांग एकूण ०१ पद अंध/अल्पदृष्टीव 

(६) अनाथ Rt | 


३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
४. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

४.१ पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 

४.२ महिला, खेळाडू , माजी सैनिक, दिव्यांग तसेच अनाथांसाठीचे समांतर आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

४.३ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी 
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच उन्नत व प्रगत गटामध्ये मोडत नसल्याबाबत (Non-creamylayer) (अनुसूचित जाती ब अनुसूचित जमाती वगळून) स्पष्टपणे दावा 
करणे आवश्यक आहे. 

४.४ विमुक्‍त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित 
पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

४.५ एखादी जात/जमात अथवा घटक राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले वैध 
प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे अर्ज करतानाच उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील. 

४.६ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन 
शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकोर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

४.७ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ 
फेब्रुवारी, २०१९ तसेच दिनांक ३१ मे, २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले वैध प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. 


४.८ समाजातील उन्नत व प्रगतगटामध्ये मोडत नसल्याबाबत तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुबल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरित 
केलेले व अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारे विहित प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

४.९ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या बयोमर्यादेमध्ये सबलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील 
निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येईल. 

४.१० अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
(मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या 
प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

४.११ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला 
भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा १९५० च्या कलम Yo अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल. 

४.१२ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथबा सोयी सवलतींचा दाबा करणा-या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार 
बिहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. 

४.१३ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येईल. 

४.१४ खेळाडू आरक्षण :- 

४.१९४.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा 
बिभाग, क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-१७१६,प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२, 
दिनांक ३० जून, २०२२ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील 
सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

४.१४.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रोडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम 
प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंबा तत्पूर्बीचे असणे बंधनकारक आहे. 

४.१४.३ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या 
पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे 
बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही. 

४.१४.४ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित 
उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

४.१४.५ मुख्य परीक्षेच्यावेळी अर्ज सादर करताना खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य 
प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, 
याविषयीचा सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी 
आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

४.१५ दिव्यांग आरक्षण :- 
४.१५.१ दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच 
यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 
४.१५.२ प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या संवर्ग/पदांच्या बाबतीत खालीलप्रमाणे संबंधित संवर्गाची पदे दिव्यांगांकरीता सुनिश्‍चित करण्यात आली आहेत:- 


अ.क्र. पदाचे नांव शासन आदेश दिव्यांगत्वाचा उपप्रकार 
त ह ल शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक:  । 2) 21 
षि उद्योग संचालनालय : इएसटी-३४१७/प्र.क्र.११९/उद्योग-३, दिनांक २६ फेब्रुवारी, (3) OA, OL, BL, OAL, LC, DW, AAV, 
उद्याग सचालनालय २०२१ (4) ASD(M),SLD, MI 
(5) MD involving (1) to (4) above 
२ one निरीक्षक, राज्य | शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक: एमआयएस- ie oe 
उत्पादन शुल्क १०२०/प्रक्र.११७/राउशु-१, दिनांक २९ जुलै, ORR (3 शाषण into (1) and (2) 
(1) 8, LV 
शासन निर्णय विभाग, क्रमांक: z (2) D, HH 
3 कर सहायक शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक क: विकवि (3) OA, BA, BL, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
१०२१/प्र.क्र.१३/वि.प्र.-४, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१ (4) ASD (M, MoD), SLD, MI 
(5) MD involving (1) to (4) above 
(1) 8, LV 
¥ लिपिक-टंकलेखक शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:कअस- 1 टे aay siete iki ese wane 
र दिनांक , OL, BL, BA, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
१२१९/प्र.क्र.७४/१४-ब, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१ (4) ASD (M), SLD, MI 
(5) MD involving (1) to (4) above 


४.१५.३ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैको असतील. 
BLY दिव्यांग व्यक्‍तींची संबंधित संवर्ग/पदाकरीता पात्रता शासनानाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 
४.१५.५ दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार 
शिफारस करण्यात येईल. 
४.१५.६ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्‍ती खालील सवलतीच्या दाव्यास पात्र असतील:- 
(१) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार 
अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सबलती 
(२) दिव्यांगत्याचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास 
नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी-सवलती 
४.१५.७ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य 
बिभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in 
अथवा SADM या संगणकौय प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 


४.१६ अनाथ आरक्षण :- 
४.१६.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला ब बालविकास विभाग, क्रमांक : अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१८२/का-०३, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ तसेच 
यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणा-या आदेशानुसार राहील. 
४.१६.२ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे; त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल. 
४.१७ माजी सैनिकांकरीता आरक्षण :- 
४.१७.१ उमेदवार स्वत: माजी सैनिक असल्यास त्याने त्याबाबत स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यास माजी सैनिकांना अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार नाहीत. 
४.१७.२ माजी सैनिकांकरीता आरक्षणासंदर्भातील तरतुदी शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार असतील. 
४.१७.३ आवश्यक प्रमाणपत्र :- 
(९) सैनिकी सेवेतून मुक्‍त केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र:- 
माजी सैनिकांसाठी असलेल्या वयोमर्यादा व आरक्षणाचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी विहित नमुन्यात सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 
(२) जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र:- 


उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गामध्ये समाविष्ट होत असेल, त्या प्रवर्गासंबंधीचे जात प्रमाणपत्र तसेच वैध नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) सादर करणे आवश्यक आहे. 
५. वेतनश्रेणी :- 
अ.क्र. पदाचे नाव वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 
Pe उद्योग निरीक्षक,उद्योग संचालनालय 85-१३ : ३५४००-११२४०० अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय भत्ते. 
२ दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क S-22 : ३२०००-१०१६००अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
3 कर सहायक &-८ : २५५००-८११००अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
v । लिपिक-टंकलेखक S-& : १९९००-६३२००अधिक महागाई भत्ता ब नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 
६. पात्रता :- 
६.१ भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
अ. शि वयोमय foe =e ee ee Ne 
क्र गणण्याचा किमान | कमाल | प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाण दिव्यांग 
दिनांक अमागास / Lt मागासवगीय/ खेळाडू व अल्पसेवा राजादिष्ट उमेदवार 
मागासवगीय अनाथ/ अधिकारी 
/ आ. दु. घ. आ. दु. घ. विभ मागासवर्गीय | | मागासवर्गीय 
/ आ. दु. घ. / आ. दु. घ. 
नोव्हेंबर ३८ -- ड२े-- बयाच्या 
fe उद्योग निरीक्षक, कः : १९ ३८ डर “3 डर कालावधी--३ | कालाबधी-- | 7 es ie 
२०२२ वर्षापर्यंत 
ay ३वर्षे 
नोव्हेंबर BC+ ड्रे तयाच्या 
२ | दुय्यम निरीक्षक, क र १८ 3¢ ¥3 ४३ ¥3 कालावधी -- २ | कालावधी-- | SS 
२०२२ वर्षापर्यंत 
ay २ वर्षे 
नोव्हेंबर ३८ -- सेवा ४३--सेवा तचा 
३ | कर सहायक on : Re ३८ श्रे श्रे शर कालावधी -- ३ | कालावधी -- as ie 
२०२२ ay ३ वर्षे 
नोव्हेंबर ३८ + सेवा ४३५ सेवा वाच्या 
४ | लिपिक-टंकलेखक १९ ३८ डर x3 ४३ कालावधी 4-३ | कालावधी-- | STS 
२०२२ = ne वर्षापर्यंत 


६.३ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- क्रमांक:ःएसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.६१/कार्या-१२, दिनांक १७ डिसेंबर, २०२१ अनुसार दिनांक ०१ 
मार्च, २०२० ते ९७ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत वयाधिक ठरणारे उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र असतील. 
६.४ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 
६.५ शैक्षणिक अर्हता :- 
६.५.१ उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्ग वगळता इतर संवर्गासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंबा महाराष्ट्र शासनाने पदवीस समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता. 
६.५.२ उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्गाकरीता शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे राहील :- 
(१) सांविधिक विदयापीठाची, अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, 
नगररचना इत्यादी विषयांव्यतिरिक्‍त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका, किंवा 
(२) विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी. 
६.५.३ मुख्य परीक्षेकरीता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पद्धतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम 
दिनांकापर्यंत पदविका/पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील. 
६.५.४ अंतर्वासिता किंबा कार्यशाळेतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचा अर्ज/माहिती स्वीकारण्याच्या 
बिहित दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे. 


६.५.५ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे. 


६.६ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी टंकळेखन अर्हता :- 
६.६.१ कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी उपरोक्‍त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे टंकलेखन अर्हता असणे आवश्यक आहे:- 
लिपिक-टंकलेखक 


मराठी इंग्रजी 

मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द |मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति | इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान ४० शब्द प्रति 
प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग | मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य | मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र 
किमान vo शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे | प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी | परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष 
शासकोौय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण | शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली | म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 


६.६.२ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१९ ऑक्टोबर, २०१३ अथबा तदनंतर शासनाने वेळोवेळी 
आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर 
टायपिंग इंग्रजी wo शब्द प्रति मिनिट (लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारार्ह आहे. 

६.७ अर्हता/पात्रता गणण्याचा दिनांक :- 
६.७.१ मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित अंतिम दिनांकापर्यंत किंबा त्यापूर्वी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असणे अनिवार्य आहे. 
६.७.२ शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची विहित टंकलेखन अर्हता मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त करणे आवश्यक आहे. 
६.८ टंकलेखन अर्हता धारण करण्यातून तात्पुरती सूट (कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता):- 

6.6.2 दिव्यांग उमेदवाराने विहित टंकलेखन अ्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अपंग-२०१६/प्र.क्र.११६/१६- 
अ, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय 

असल्यामुळे दिव्यांग आरक्षणाचा दाबा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही. 

६.८.२ पात्र माजी सैनिक उमेदवारांनी विहित टंकलेखन अर्हता धारण केली नसेल अशा उमेदवारास, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:संकौर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.१८०/२८, दिनांक १३ जून, २०१९ अन्वये त्याच्या नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे माजी सैनिक 
आरक्षणाचा दाबा करणाऱ्या उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही. 

६.८.३ अनाथ उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक अनाथ-२०२२/प्र.क्र.८४/श्का- 


०३, दिनांक ०७ जुलै, २०२२ नुसार टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा कालावधी ब २ संधी अनुज्ञेय 
असल्यामुळे अनाथ आरक्षणाचा दाबा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखन अर्हता अनिवार्य नाही. 
६.९ शारीरिक मोजमापे/अर्हता :- 


दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्‍त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे 


कर सहायक 


आवश्यक आहे:- 
पुरुष महिला 
(९) उंची - किमान १६५ सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) (१) उंची - किमान १५५ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - किमान ७९ से.मी. आणि फुगवून त्यापेक्षा ५ से.मी. जास्त. | (२) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. 


७. निवडप्रकिया :- 


७.१ जाहिरातीमध्ये नमूद अर्हता/पात्रतेविषयक अटी किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार शिफारशीसाठी पात्र असणार नाही. 
७.२ सेवा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया खालील सेवा प्रवेश नियम अथवा तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणा-या सुधारणा तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी 
सुधारण्यात येणाऱ्या कार्यनियमावलीतील तरतुदींनुसार राबविण्यात येईल :- 
(2) उद्योग संचालनालयातील उद्योग निरीक्षक, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम, २०२१ 
(२) राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील दुय्यम निरीक्षक, (सेवाप्रवेश) नियम २००९ 
(३) विक्रीकर विभागातील कर सहायक, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम २०१३ 
(४) लिपिक-टंकलेखक, गट-क(सेवाप्रवेश) नियम २०१८ 
७.३ आयोगाच्या संकेतस्थळावर “ परीक्षेची परीक्षा योजना (Scheme of Examination) ” मध्ये नमूद कार्यपद्धतीनुसार निवड प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 
७.४ अंतिम शिफारस यादी तयार करताना समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांची SHAAN(Ranking) आयोगाच्या दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२ 


रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकामधील तरतुदीनुसार निश्‍चित करण्यात येईल. 
८. परीक्षेचे टप्पे - 


८.१ मुख्य परीक्षा - २०० गुण 
८.२ टंकलेखन कोशल्य चाचणी - केवळ लिपिक-टंकळेखक तसेच कर सहायक संवर्गासाठी 
८.३ मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 


८.३.श्मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगाकडून निश्‍चित केलेल्या सीमांकन रेषा व मर्यादेनुसार मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी अर्हताप्रापत ठरणाऱ्या तसेच 
जाहिरात/अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व अन्य अटींची अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास पूर्तता करणा-या उमेदवारांस मुख्य परीक्षेच्या 
प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

८.३.मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांना आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावरील त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे आयोगाने विहित केलेल्या पद्धतीने परीक्षा 
केंद्र निवडून परीक्षा-शुल्क विहित मुदतीत अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे. 


८.३.३संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक संवर्ग/पदाच्या परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा 
शुल्क भरावे लागेल. 


6.3.8 संयुक्‍त पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज करतेवेळी आवश्यक शैक्षिणक अथवा टंकलेखन अर्हता नसल्यास व शैक्षणिक अथवा टंकलेखन अर्हता, मुख्य परीक्षेकरीता 
आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत प्राप्त केल्यास, अशा उमेदवाराला शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्याचा दिनांक नमूद करता येईल. 
इतर कोणत्याही दाव्यामध्ये बदल करता येणार नाही. 

८.४ संवर्गाचा पसंतीक्रम (केवळ लिपिक-टंकलेखक पदाकरीता):- 
८.४.१ मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पध्दतीने अर्ज सादर करताना लिपिक-टंकलेखक संवर्गापैकी ज्या संवर्गासाठी अर्ज केला आहे, तो संवर्ग (लिपिक-टंकलेखक 
मराठी अथवा इंग्रजी ) नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच, दोन्ही संवर्गासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास त्याप्रमाणे नमूद करणे आवश्यक आहे. 
८.४.२ पसंतीक्रम दर्शविलेल्या संवर्गाकरीता टंकलेखनाचे विहित मर्यादेचे अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास संबंधित संवर्गाचा पसंतीक्रम रद्द करण्यात येईल. 
८.४.३ संवर्गाचा पसंतीक्रम नमूद करण्याची फक्त एकच संधी खालील अटींबर देण्यात येईल:- 

(2) आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीद्वारे मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज सादर करतानाच अर्जामध्ये पसंतीक्रम नमूद करणे आवश्यक राहील. 

(२) पसंतीक्रम दर्शविलेल्या संवर्गाकरीता टंकलेखनाचे विहित मर्यादेचे अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास संबंधित संवर्गाचा पसंतीक्रम रद्द करण्यात येईल. 

(३) पसंतीक्रम आयोगास सादर केल्यानंतर पसंतीक्रमामध्ये बदल करण्यासंबंधीच्या विनंतीचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही. 

८.५ टंकलेखन कोशल्य चाचणी (केवळ लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक पदाकरीता):- 

८.५.१ दिव्यांग, माजी सैनिक तसेच अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ 
वर्षाचा कालावधी व २ संधी अनुज्ञेय असल्यामुळे अशा उमेदवारांना टंकलेखन चाचणी अनिवार्य नाही. 

८.५.९लिपिक-टंकलेखक (मराठी), लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) तसेच कर सहायक या तीन संवर्गातील पदभरतीकरीता संगणक प्रणालीवर आधारित स्वतंत्र टंकलेखन 
कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल. 

6.4.3 टंकलेखन कौशल्य चाचणी ही केवळ अर्हताकारी/पात्रता (Qualifying) स्वरुपाची असेल. 

८.५.४ लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्गाच्या भराबयाच्या पदांच्या तीनपट उमेदवार टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरीता पात्र ठरविण्यात येतील. 

८.५.५ लिपिक-टंकलेखक (मराठी), लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) ब कर सहायक संवर्गाकरीता स्वतंत्रपणे टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येतील. कर सहायक 
संवर्गाकरीता मराठी ब इंग्रजी या दोन्ही चाचणीमध्ये ssc HRA (Qualifying) ठरणे आवश्यक असेल. 


८.५.६ टंकलेखन कोशल्य चाचणीचा तपशील :- 


अक्र is sd निकष 
(१) | चाचणीकरीता पात्र करावयाच्या उमेदवारांची संख्या भरावयाच्या पदांच्या तीनप 
(२) | टंकलेखन कौशल्य चाचणीचे स्वरुप लिपिक-टंकलेखक (मराठी) कारी (Qualifying) 
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) ताकारी (Qualifying) 
कर सहायक दोन्ही भाषेत अर्हताकारी (Qualifying) 
(३) | चाचणीचे निकष 
Bae शब्द प्रतिमिनिट KDPH es sees 
(Key Depressions Per Hour) 
इंग्रजी Yo १२००० १० मिनिटे (दिव्यांग उमेदवार १५ मिनिटे) 
[मराठी| ३० ९००० १० मिनिटे (दिव्यांग उमेदवार १५ मिनिटे) 
(४) | टंकलेखनाची गती मोजण्याची पध्दत मजकुर संगणकावर विहित कालावधीत टंकलिखित 
करण्याच्या उमेदवाराच्या अचूकतेवर 
(५) | चुका/त्रुटी गणण्याचे प्रमाण दोन दशांशपरयं 
(६) ज्रुटो/चुका मोजण्याची Te एकूण कळ अवनमन (Key Depression) च्या शेकडा प्रमाणात 
(७) | पात्रतेसाठी सीमांकन मर्यादा/रेषा | अराखोब | 0% 
मागास प्रवर्ग, आथिकदृष्ट्या दुबल घटक, 20% 
अनाथ व दिव्यांग 
(८) | परिच्छेदाचे लेखन सांगणारा व्यक्‍ती (Passage Dictator) ची उपलब्धता अंध/अल्पदृष्टी उमेदवारांना त्यांच्या मागणीनुसार(लागू 
असल्यास) 


८.५.७ लेखनिक/सहायकाची मागणी करणा-या अंध/अल्पदृष्टी उमेदवारांना त्यांच्या मागणीनुसार परिच्छेदाचे लेखन सांगणारा व्यक्‍ती (Passage Dictator) उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. (लागू असेल त्याप्रमाणे) 
6.4.6 टंकलेखनातील त्रुटी/चुकांसंदर्भात एकूण कळ SATA (Key Depression) च्या शेकडा प्रमाणात त्रुटी/चुका पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. 
८.५.९ टंकलेखन कौशल्य चाचणी करीता उपस्थित उमेदवारांना संगणक/किबोर्ड/इत्यादी हाताळताना सुलभता व्हावी, याकरीता उमेदवारांना प्रत्यक्ष चाचणी सुरु 
होण्यापूर्वी १० मिनिटांची सराब चाचणी देता येईल. त्यानंतर ३ मिनिटांचा विश्रांतीकाळ राहील ब तदनंतर १० मिनिटांची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात येईल. 
6.4.20 टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरीता उमेदवारांना संबंधित भाषेतील परिच्छेद तसेच सदर परिच्छेदातील कळ अवनमन संख्या उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
८.५.११ लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) ब कर सहायक संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार प्रस्तुत पदांकरीता टंकलेखन प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. 
९. भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडणे(0 (12 out option) :- 
९.१ मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करताना उमेदवारांकडून विहित पद्धतीने ब विहित कालावधीत प्राप्त संवर्गाच्या/पदांच्या पसंतीक्रमाच्या आधारे तात्पुरती निवड 
यादी(0०५डगा9] Selection List) तयार करण्यात येईल. 
९.३ तात्पुरती निवड यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल ब त्याच्या आधारे भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय (Opting Out) ऑनलाईन पद्धतीने 
सादर करण्यासाठी संबंधित उमेदवारांना ०७ दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. 
९..४ तात्पुरती निवड यादी तसेच भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय सादर केलेल्या उमेदवारांचा विदा[12919] लक्षात घेऊन अंतिम शिफारस यादी (Final 
Recommendation List) तयार करण्यात येईल. 
९.५ पदभरतीकरीता “ भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडणे ” याबाबतची कार्यवाही फक्त आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे विहित कालावधीमध्ये ब विहित पद्धतीने करणे 
अनिबार्य असेल. यासंदर्भातील इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या विनंतीचा विचार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये केला जाणार नाही. 


१०. मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज करण्याची पध्दत :- 
१०.९ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे :- 
(एक) आवश्यक असल्यास शैक्षणिक अर्हतेबाबत खाते अद्ययावत करणे. पूर्व परीक्षेच्या अर्जामध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही माहिती 
/दाव्यामध्ये बदल करता येणार नाही. 
(दोन) विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करुन अर्ज सादर करणे . 
(तीन) परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे. 
(चार) जिल्हा केंद्र निवड करणे. 
१०.२ विहित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे अपलोड करणे :- 
(एक) प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने उमेदवारांची पात्रता आजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास 
अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागूअसलेली) अपलोड करणे अनिवार्य आहे :- 


अ. क्र. प्रमाणपत्र/कागदपत्र फाईल | किमान फाईल | कमाल फाईल 
फॉर्म | साईज (ट3) | साईज (ह) 

१ | एस.एस.सी. अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता PDF wo ५०० 

२ | वयाचा पुरावा PDF ko ५०० 

३ | शैक्षणिव यादीचा पुरावा PDF Ko ५०० 

४ | सामाजिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा PDF Ko ५०० 

५ । आथिकदृष्टय़ा दुबल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा PDF ko ५०० 

६ | वैध नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र PDF uo Goo 

७ | Ut दिव्यांग व्यक्‍्तो असल्याचा पुरावा PDF ko ५०० 

८ | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा PDF Ko ५०० 

९ | खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा PDF ko ५०० 

१० | अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा PDF ko ५०० 

Gia माहिला, खेळाडू, दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ ल 

१६ | आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र ae i = 

१२ | विवाहित स्त्रियांच्या नावात बदल झाल्याचा पुरावा PDF ko ५०० 

१३ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा PDF ko ५०० 
१४ | लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन PDF ko ५०० 
१५ | टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र (मराठी/इंग्रजी लागू असेल त्याप्रमाणे) PDF ko ५०० 

(दोन) उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' प्रकरण क्रमांक चार तसेच प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे. 


(तीन) संबंधित जाहिरातीस अनुसरुन विहित निकष/पात्रता तसेच प्रोफाईलमधील दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. 

प्रोफाईलमधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अपलोड करावयाची संबधित कागदपत्रे प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करताना प्रदर्शित होतील. 

(चार) पात्रतेसंदर्भातील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही. 

१०.३ सर्वसाधारण :- 

(एक) अर्ज फक्त आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येतील. 

(दोन) अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ :- https://mpsconline.gov.in 

(तीन) अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

१०.४ जिल्हा केंद्र निवड :- 

एक) अर्ज सादर करतानाच जिल्हा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. 

(दोन) जिल्हा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही 

(तीन) एखादे जिल्हा केंद्र कार्यान्बित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा केंद्रांवर उमेदवारांना प्रवेश देण्याची क्षमता ओलांडली गेली तर ते जिल्हाकेंद्र 
निवडलेल्या उमेदवारांची बैठक व्यवस्था जवळच्या दुस-या जिल्हा केंद्रावर करण्यात येईल. 

(चार) एकदा निवडलेल्या जिल्हा केंद्रामध्ये अथबा आयोगाने निश्‍चित केलेल्या परीक्षा उपकेंद्रामध्ये बदल करण्याची विनंती कोणत्याही कारणास्तव मान्य 
करण्यात येणार नाही. 

(पाच) वरीलप्रमाणे जिल्हा केंद्रनिबडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या कायमस्वरुपी रहिवासाच्या पत्त्याच्याआधारे संबंधित महसुली 
मुख्यालयाच्या जिल्हाकेंद्रावर किंबा नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण ब आयोगाचा निर्णय 
अंतिम मानण्यात येईल. 

१०.५ परीक्षा शुल्काचा भरणा:- 

१०.५.१ परीक्षा शुल्क (रुपये) :- 
(एक) अमागास - रु. ५४४/- (दोन) मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ/दिव्यांग - रु. ३४४/- 
(तीन) माजी सैनिक - रु. ४४/- 
(चार) उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्‍त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्‍त असतील. 
(पाच) परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे. 

१०.५.२ अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध होणाऱ्या ‘Submit and Pay fees’ या बटनवर क्लिक केल्यानंतर किंबा मुख पृष्ठावरील Ast खाते' या 
सदराखालील अर्ज केलेल्या पदांच्या यादीतील ‘Fees not Paid’ अशी सद्यस्थिती लिहिलेल्या जाहिरात/पद/परीक्षेसमोरील ' Pay Now’ या लिंकवर क्लिक 
करुन परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल. 


१०.५.३ परीक्षा शुल्काचा भरणा खालील दोन पध्दतीने करता येईल:- 
(एक) ऑनलाईन पध्दतीने :- 

(९) भारतीय स्टेट बँक तसेच प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या कोणत्याही एका पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा 
नेटबँकिंगद्वारे परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

(२) परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँक खात्यामधून परीक्षा शुल्काच्या रकमेची बजाबट झाल्यावर परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे झाला 
(Payment Successful) असल्याचा संदेश आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या पृष्ठावर प्रदर्शित झाल्याशिवाय व परीक्षा शुल्काची पावती 
तयार झाल्याशिवाय संकेतस्थळावरील संबंधित पृष्ठावरून आणि/अथवा खात्यातून लॉगआऊट होऊ नये. 

(३) परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी झाला आहे किंबा कसे, याची स्थिती 
(३॥ए5)लगेचच अवगत होईल. खात्यातून Logout होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क यशस्वीपणे भरले असल्याबाबत व बँकेकडून व्यवहार 
(Transaction) TAIT असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे. 

(४) कोणत्याही कारणामुळे विहित कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे करणे शक्‍य न झाल्यास अर्ज करण्याच्या 
अंतिम दिनांकानंतर दोन दिवसापर्यंत परीक्षाशुल्काचा भरणा ऑफलाईन पद्धतीने करण्याकरीता चलनाची प्रत घेता येईल. 

(दोन) ऑफलाईन पध्दतीने :-चलनाद्वारे 
चलनाद्वारे परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याचा विकल्प निवडल्यास उपलब्ध होणारी चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत विहित अंतिम दिनांकापूर्वी परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल. तथापि, चलनाची प्रत घेणे ब बँकेत शुल्क जमा करणे, 
यामध्ये किमान तीन तासांचे कालावधी राहील, याची दक्षता घ्यावी. 

१२.५.४ परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या/अधिसूचनेच्या अनुषंगाने 
विहित दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली 
जाणार नाही. 

१२.५.५ विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करु न शकलेल्या उमेदवारांचा संबंधित भरतीप्रक्रियेकरीता विचार केला जाणार नाही. यासंदर्भात आयोगाच्या 
संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांमधील संबंधित तरतुदींचे अबलोकन करणे उमेदवारांच्या हिताचे राहील. 

१०.५.६ अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया/कालावधी :- 


अ.क्र. तपशील विहित कालावधी 
दिनांक २८ डिसेबर, २०२२ रोजी १४.०० ते 
दिनांक ११ जानेवारी, २०२३ रोजी २३:५९ 
२ | ऑनलाईन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक | दिनांक ११ जानेवारी, २०२३ रोजी २३:५९ 
भारतोय स्टेट बॅंकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी 


१ | अर्ज सादर करण्याचा कालावधी 


२ | चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक दिनांक १२ जानेवारी, २०२३ रोजी २३:५९ 
ait Raise दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ रोजी बँकेच्या 
¥ भरण्याचा : 
चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक क जत ता 


११. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

११.१ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व इतर सोयी सवलती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : दिव्यांगर०१९/प्र.क्र.२००/दि.क.२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या ' लक्षणीय 
(Benchmark)eamt व्यक्‍तींच्याबाबत लेखी परीक्षा घेण्याबाबतची मार्गदर्शिका-२०२९" तसेच तदनंतर शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

११.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथबा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

११.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे की आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

११.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्ब परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

११.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर 
कळविण्यात येईल. 

११.६ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 
जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यापूर्वी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या “ दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना ” चे 
अवलोकन करणे उमेदवारांचे हिताचे राहील. 

१२. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
१२.९ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 
१२.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा. 
१२.१९.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 
मिळाली नसेल तर ती परीक्षा . 
१२.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा. 


१२.१.४ लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) पदावर नियुक्‍त होणा-या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या 
मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ अथवा त्यानंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणांनुसार एतदर्थ मंडळाची विहित गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

१२.१.५ पदाची विशिष्ट कर्तव्ये ब जबाबदारी लक्षात घेऊन शारीरिक व तदनुषंगिक प्रशिक्षण. 

१२.२ परिवीक्षा कालावधी :- 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परिवी.२७१४/प्र.क्र.२०२/कार्या-८, दिनांक २२ जून, २०२१ अन्वये विहित कार्यपद्धतीनुसार परिवीक्षा 

धोरणानुसार कार्यबाही करण्यात येईल. 

१२.३ उद्योग निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, तांत्रिक सहायक, कर सहायक पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होण्यास पात्र राहील. 
१३. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१३.१ परीक्षेस प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेशप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या संकेतस्थळावर (https://mpsconline.gov.in) उमेदवारांच्या 
प्रोफाईलद्वारे परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

१३.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१३.३ प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या आयोगाकडील नोंदणीकृत भ्रमणध्वनी क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे कळविण्यात 
येईल. याबाबतची घोषणा आयोगाच्या संकेतस्थळावर परीक्षेपूर्बी एक सप्ताह अगोदर प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

१३.४ परीक्षेच्या दिनांकापूर्बी ३ दिबस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अर्ज सादर केल्याच्या आवश्यक पुराव्यासह आयोगाच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. 

१३.५ Waal स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंबा फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे 
ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

१३.६ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UVIDAD च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या उमेदवारांच्या 
बाबतीत ई-आधार बर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar generation) ब आधार 
डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह रंगीत प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई-आधार वैध मानण्यात येईल. 

१३.७ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विबाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झाल्यासंबंधी अधिसूचित केलेले राजपत्र किंवा 
राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे.. 

१४. परीक्षेस प्रवेश 

संबंधित परीक्षेच्या प्रवेशप्रमाणपत्राबर नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उमेदवारांना परीक्षेच्या उपस्थितीसाठी पात्र समजण्यात येईल. 

१५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षित तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 

“ उमेदवारांकरीता माहिती ” विभागातील “ सूचना ” अंतर्गत “ सर्वसाधारण सूचना ” तसेच “ परीक्षा ” या सदराखालील “ परीक्षा योजना ” विभागातील 

“ महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा ” मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अबलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 

आलेली माहिती/जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 

१६. सदर अधिसूचना आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
ठिकाण : मुंबई. सह सचिव, जाहिरात 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०२२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


(2) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी ब मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्‍त मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास 
शिफारस/नियुक्‍तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 


